





प्रेमनाथ गरीब होता, तरीसुद्धा परतफेडीची 
अपेक्षा न धरता सर्वांना मदत करीत होता. तो 

दिवसभर काबाडकष्ट उपशीत होता, तरीदेखील 
जरुर पडेल त्याला मदतीचा हात ग्यायला त्याने 
कधी मागेपुढे पाहिले नाही. 

त्याचा भोळेपणा पाहून गांवचा पुजारी 
त्याला वरचेवर सल्ला देत होता, “हे बघ, 
मागितल्याखेरीज आईदेखील मुलाला कांदी 
खायला देत नाही. तू दुसर्‍यांना मदत करतोस, 
त्यावेळेला त्यांच्याकडून त्याचे वेतन किंबा 
बक्षीस माग." 

'मी त्याचे मोल मागितले तर ती मदत कशी 
होईल? मी कष्टाचे मोल घेतो, मदतीसाठी कांदीटी 
घेत नाही. जे माझ्याकडून मदत प्रेतात, ते ली 
गोष्ट लक्षांत ठेवतीलच. आणि मला गरज पडेल 
तेव्हां मला नक्की मदेत करतील.'' प्रेमनाथ असे 
उत्तर त्याला देत होता. 





७-५ 2०.2 





त्या गांवात रंगनाथ नांवाचा एक चिक्कू 
धनिक राहात होता. त्याला प्रेमनाथचचा स्वभाव 
माडीत झाला. त्याच्याकडून फुकट काम करुन 
घ्रेता येते, हे जेव्हां त्याला समजले, तेव्हांपासून 
तो प्रेमनाथकडून कांही ना कांही काम करुन घेऊं 
लागला. 

रंगनाथची आई आजादी पडली. दर रोज 
वैथ्वबुवांना तिच्या प्रकृतिची माहिती सांगून 
औषध आणावे लागत होते. हे काम रंगनाथने 
प्रेमनाथवर सोपवले. 

रंगनाथचा निरनिराळ्या प्रकारच्या वस्तुंचा 
व्यापार होता. त्या वस्तूंच्या किंमती जाणण्या- 
साठी त्याला आठबड्याच्या बाजारांत जावे लागत 


होते, हे कामदेखील तो आता प्रेमनाथला सांगू 


लागला. इतके च नव्हे, तर कुणाला निरोध 
पोंचवायचा असला तरी त्यासाठी प्रॅमनाथची 
मदत रंगनाथ घेत होता. 


क क्र व... . 
न 
शू 


तेवढ्यांत प्रेमनाथच्या मुलींचे लग्न ठरले. 
लक्षाचा खर्च करण्याइतकी रक्कम प्रेमनाथजवळ 
नव्हती. त्याने चारपांच लोकांकडे मदत 
मागितली. पण कृणीडी मदत करायला पुढे आले 
नाहीत. पुरोहिताने परिस्थितीचा अंदाज घेऊन 
प्रेमनाथला सांगितले, ' तुला मदत करण्याची 
ताकद फक्त रंगनाथमधे आहे. नाडी तरी रोज तो 
तुझ्याकडून कांही ना कांही काम करुन घेतोच. 
जा नि त्याच्याकडे मदत माग." 

प्रेमनाथ त्याच दिवशी रंगनाथकडे गेला 
आणि म्हणाला, “'नमस्कार मालक, मी कांही 
मदत मागण्यासाठी आलो आहे.” 

रंगनाथ हिशोबाच्या बह्या तपासण्यांत मग्न 
होता. मदत हा शब्द ऐकताच तो जरा सावध 
होऊन म्हणाला, ''मद्त) तू आहेस कोण?" 

प्रेमनाथला जरा आश्‍चर्य बाटले. तो म्हणाला, 
“मालक मला ओळखत नाही? तुम्ही तर रोज 
मला कांद्रीतरी काम सांगत असता.'' असे म्ह्णून 
त्याने कामांचे स्वरूप सांगितले. 

रंगनाथने नकार दिला. '“मला काडी आठवत 
नाही. मी रोज अनेकांना काम सांगतो. तू म्हणतोस 
पाझ्या आईसाठी तू औषध आणून देत होतास. 
चल, तिच्याकडे जाऊं, ली तुला ओळखते कां 
बघू? 

रंगनाथने असे म्हणून प्रेमनाथला आपल्या 
आईकडे नेले. आई म्हणाली, ''ह्याला कुठे तरी 
पाहिल्यासारखे वाटते आहे. त्या दिवशी औषध 
आणणे हे काम पला जमणार नाही, असे म्हणाला 


चांदोबा 





होता. औषधाशिवाय त्या दिवशी मला खूप त्रास 
झाला. मी त्याला खूप शिब्याडी दिल्या.'' 

या प्रसंगाने प्रेमनाथला घक्का बसला, ती 
दु:खी मनाने घरी परतत असताना वाटेत त्याला 
पुरोहित भेटले. त्याच्या उत्तरलेल्या चेइऱ्याकडे 
पाहून त्यांनी विचारले. '*काय झाले?” 

प्रेमनाथने सगळीं हकिकत त्यांना सांगितली. 
पुरोहिताने जरा विचार केला, तो म्हणाले, “रंगनाथ 
समजतोय कीं तू फक्त कामच करु शकतोस. तू 
भित्रा आहेस. तू अनेक बेळा त्याच्या पत्नीला 
पण मदत केली आहेस. तू तिच्याकडे जा. तिनेट्टी 
जर तुला ओळखण्याल नकार दिला तर तुझ्यातील 
हिंमत तू दाखव. तू कांहीही करु शकतोस, ते. 
तिला दाखव. कसे दाखवायचे हे तूच ठरब.'' 
असे सांगून पुरोहित निघून गेला. 


मे २००४ 








पुरोहिताच्या सांगण्यावरुन त्याच्यातील 
हिंमत जागी झाली. तो रंगनाथच्या घरी गेला. 
त्यावेळीं तो अंगणात आपल्या पत्नीशी बोलत 


होते! प्रेमनाथ जोरांतच म्हणाला, *'मालक, 
तुमच्या पत्नीलाही मी अनेकवेळा मदत केली 
आहे, विचारा त्यांना," 

रंगनाथने डोळे लाल करून प्रेमनाथकडे पाहिले 
व पत्नीला विचारले, ''तू ह्याला ओळखतेस का? 
तो म्हणतो की त्याने तुला मदत केली आहे.” 

“घाहिल्यासारखे वाटते आहे? एकदा केळीची 
पार्ने कापण्यास त्याला सांगितले होते, तर दहा- 
बारा पाने कापली आणि निघून गेला. अगदी 
आळशी आहे." रंगनाथच्या पत्नीने उत्तर दिले. 

प्रेमनाथने अगदी कडव्या स्वरांत सांगितले. 
“प्री मेहनत करुन खातो. जेव्हां जरुर पडेल तेव्हा 


“१. 
म २००४ 


दुसर्‍याला त्यांनी कांही द्याचे अशी आशा न ठेवला 
मदत करतो. मी तुम्हाला वेळोवेळी मदत केली 
आहे, पण तुम्ही सर्बजण मी मदत केल्याचे 
बिसरलात,'' 

त्याच्या बोलण्यावर रंगनाथ जोरजोराने हसू 
लागला. “श्रीमंतांना मदत करणे हे गौरबास्पद 
असते. म्हृणून अनेकजण माझ्या मदतीसाठी 
घाबून येतात, तुला जर्‌ बाटत असेल की आम्ही 
तुझी ओळख ठेबाबी, तर कांही मोठे काम कलन 
दाखब.'' 

मी केलेल्या कामाचे खूप कौतुक करावे असे 
म्डणत नाही, पण जे काम मी केले होते त्याबद्दल 
विनाकारण शिव्या देतात ह्याचे दुःख वाटते.” 
प्रेमनाथ म्हणाला, ''अरे, चिमूटभर मिठाने दूध 
नासून जाते. तुझ्या बाबतीत तसेच झाले आहे." 
रंगनाथ म्हणाला. 

“पालक, जे झाले ते झाले. मला माझ्या 
मुलीच्या लग्नासाठी कांडी रुपयांची जरुरी आहे. 
तेव्डां मदत करा. आपले उपकार मी कधीही 
विसरणार नाही." प्रेमनाथ काकुळतीला येऊन 
म्हणाली. 

रंगनाथ जरा रागानेच म्हणाला, ''जरूर मदत 
केली असती, पण मी तुला ओळखतच नाही, 
मग मदत कशी करणार?" 

रंगनाथच्या बोलण्याने प्रेधनाथ रागावला, ब 
त्याने रंगनाथला जोरांत थप्पड मारली. कांही न 
सुचून रंगनाथ पद्दातच राहिला, पण तोपर्यंत 
प्रेमनाथ निघून गेला होता. 


10 चांदोबा 


रंगनाथचा असा अपमान करण्याचे साहस 
आजपर्यंत कोणी दाखवले नव्हते. तो रानाने 
उठला आणि सरळ गांवप्रमुखाकडे गेला. 
त्याच्याकडे तक्रार करीत रंगनाथ म्हणाला, “त्या 
मूखनि मला थप्पड मारली. त्याला जर शिक्षा केली 
नाहीत, तर्‌ गांवात अत्याचार माजेल,'' 

गांवप्रमुखाने ताबडतोब प्रेमनाथला बोलावणे 
पाठविले. त्याच्या बदली पुरोहित तेथे आला 
आणि म्हणाला, 'प्रेमनाथ त्याच्या मुलीच्या 
लग्नाच्या काळजीत आहे. तशांत त्याला खूप 
ताप आहे. त्याला इथपर्यंत चालत येणे कठीण 
आहे, जें झाले ते सांगण्यासाठी त्यांनी मला पाठवले 
आहे.'' 

“त्याचे म्हणणे काय आहे '' गांबप्रमुखाने 
विचारले. 

“प्रेमनाथ'चे म्हणणे असे आहे कीं रंगनाथची 
स्मरणशक्ती अगदी कमजोर आहे. कांही लोक 
त्याला मदत करतात, तर कांही लोक त्याच्यावर 
हात चालवतात. पण वेळ पडली तर त्याला कुणी 
ओळखत नाडी." पुरोडटिताने प्रेमनाथची बाजू 
मांडली. 

ते ऐकून रंगनाथ रागाने जोरजोरांत ओरडू 
लागला. *'त्याचे नाव प्रेमनाथ. त्याच्या मुलीचे 
लग्न ठरले असून तो पैशाचची मदत प्रागायला 
प्राझ्याकडे आला होता. मी नाही म्हणताच त्याने 
मला जोरांत थप्पड मारली. 

*'प्रेमनाथने रंगनाथची आणि त्याच्या 
परिवाराची कांही अपेक्षा न करता आजपर्यंत 


यांदोबा 11 





मदत केली. पण त्यांनी ओळख सुद्धां दाखविली 
नाही. तो म्हणाला की तूं कांही तरी मोठे काम करून 
दाखव. मग ते तुला ओळखतील. त्याने थप्पड 
मारली, ती त्यांच्या चांगलीच लक्षांत राहिली, 
म्हणजे मोठे काम करुन दाखविले. त्याबद्दल त्याचे 
कौतुक करायचे सोडून तक्रार कशाला केली?'' 
पुरोहितांने गांबप्रमुखाला विचारले. 

आता सगळी घटना गावप्रमुखाच्या लक्षात 
आली. परंतु पुरोडिताचे सर्ब म्हणणे मान्य 
करण्यासारस्ट्री परिस्थिती नव्हती. ते म्हणाले, ' तू 
कितीही त्याची बाजू घेतलीस तरी चूक लपत 
नाही. चूक हरी चूकच आहे, त्याबद्दल त्याला 
शिक्षा मिळालीच पाहिजे." 

“*पाटील, प्रेमनाथने रंगनाथची सेवा केली पण 
त्याचे फळ त्याला मिळाले नाही. जो कामाचा 


मे २००४ 





मोबदला देऊं शकतो, त्यालाच चुकीबदेल शिक्षा 
करण्याचा अधिकार आहे.'' पुरोहिताने आपले 
स्वत:चे मत मांडले. 

पुरोहिताचे हे मत ऐकताच गांवप्रमुख जरा 
अस्बस्थ होऊन म्हणाला, '“प्रेमनाथबद्दल मी बरेच 
ऐकले आहे. तो गांवातील अनेक लोकांना मदत 
करतो. त्याने मला ही मदत केली आहे. त्याने 'चूक 
केली त्याबद्दल शिक्षा करण्याच्याअगोदर त्याने जी 
मदत केली त्याबद्दल मोबदला देणे जरुरीचे आहे. 
त्याने ज्यांना ज्यांना मदत केली. त्यांच्याकडून 
मोबदला मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी आहे. 
त्याने गांवातल्या सगळ्यांना इतकेच काय पण 
मलाही थप्पड मारली, तरी त्याला शिक्षा करण्याचा 
अधिकार मला नाही." 

गांवपाटीलाचे हे बोलणे ऐकून सगळ्या 
गांबकर्‍्यांना जणूं आपल्यालाच थप्पड मारली 
आहे. असे वाटूंलागले. त्यांनी प्रेमनाथच्या मुलीच्या 
लग्नासाठी मदत करण्याचा निश्‍चय केला. 

पाटील पुरोहिताला म्हणाला, ''मला कळत 
नाही, कीं हे सर्व म्हणणे प्रेमनाथचे आहे, किंवा 








तुमच्या मनांतले आहे; पण तो जे बोलला ते खरे 
आहे. प्रेमनाथ स्वत: येऊन असे नीट खांगू शकला 
नसता. बेळेवर येऊन आलेल्या अडचणीचचे योग्य 
ते निवारण तुम्ही केले आहे. पुरोहिताचे हेच काम 
आहे.'' 

जमलेले तोक आपसांत मोठ्याने बोलूं लागले. 
रंगनाथने ते सर्व ऐकावे अशी त्यांची इच्छा होती. 
ते आपसांत म्हणूं लागले.” गांबात इतके लोक 
रहातात, पण त्यांच्याकडे मदत न मागता 
प्रेमनाथ त्या कंजूध रंगनाथकडेच गेला.” 

त्यांचे सर्व बोलणे ऐकून रंगनाथला आपली 
चूक कळली व त्याचे डोळे उघडले. तो 
स्वत:शीच म्हणू लागला, 'प्रेमनाथने मला थप्पड 
मारली नसून माझ्या स्वार्थीपाणाला थप्पड मारली 
आहे. त्याच्याकरिता मिळालेली शिक्षा योग्यच 
आहे. यापुढे जो कोणी मदत करील त्याबद्दल 
मोबदला देणे माझे कर्तव्य आहे. प्रेमनाथ सारख्या 
चांगल्या माणसाला दूर ठेवणे योग्य नाही. मी चूक 
सुधारुन गांबातील लोकांचे प्रेम पुन्हां मिळविण्याचा 
प्रयत्न करीन." 


खांदोना 





________ अस्वल्यामांत्रिक 
6 





(चंहराझिला नगरी झूला कतयला गेलेल्या दुगुखिय्जाक्र अस्बल्या परांबरिकाने अप्स्ग्ल्या वाधिकाला 
सोडले. ते पाहून दुगुखि आपल्या एका जगेरक्षकाबरेबर पोड्यावर कसून अरण्यांत पळाला पण तिये 
दरेडेखोद्रांच्या गोळीचा नोगमळ शवाचा लायक होता. त्याने झाडावरून दोरीचा फास दु्मुखवर 


फेकता ब त्याला कर खेचले त्यानंतर...) 
जेव्हां दोघे डाकू जोराने ओरडत झाडाच्या 
फांद्यांतून अचानक दुर्मुखराजाचच्या घोड्यापुढे 
उडी मारुन खाली आले, तेव्हां दुर्मुखराजाच्या 
अंगरक्षकाने घोड्याचा लगाम खेंचत कांपर्‍या 
आवाजांत म्हटले, “महाराज, माझ्या कमरेला 
तलवार जरुर लटकते आहे, पण यावेळीं मी 
असदह्वाय्य आहे. माझ्याकडून आपल्याला कांहीही 
अपाय होणार नाही." 

दरोडेखोरांचा नायक नागमलल याने आपल्या 
डाव्या हातांत घोड्याचा लगाम पकडला होता, 


आणि उजव्या हातातली तलवार अंगरक्षकाच्या 
गळ्याकडे नेत तो म्हणाला, ' अरे, तू जरी तलबार 
उपसलींस तरी आम्ही कांही घाबरणारे नाही. तो 
बध, तुझ्यापुढे जाणारा घोडेस्वार कसा फांदीवर 
लोंबकळतोथय ते| तुमच्या दोघांच्याबरोबर 
आणखी कुणी येत आहेत कां?' 

काय उत्तर द्यावं ते बिचार्‍या अंगरक्षकाला 
कांही सुचेना. कांदीजण मागोमाग येत आहेत 
असं जर सांगितलं तर हा धोका टळला असता 
कां? कीं आम्ही दोघेच आडोत असं सांगितलं 


> चांदोबा 





तर धोका कमी झाला असता" तेव्हां झाडाच्या 
फांदीबर लटळलेला दुर्मुख एकदम ओरडला, '*अरे 
अंगरक्षक, कुठे आहेस तू?" 

त्यावर आपली तलवार परजत दरडावणीच्या 
सुरांत नागपलु ओस्डला, ''तू अंगरक्षक आहेस? 
कसल्या तऱ्हेचा अंगरक्षक आहेस तू? तुझा राजा 
कोण आहे? पण त्या आधी तू घोड्यावरुन खाली 
उतर बघू |" 

अंगरक्षक घोड्यावरुन खाली उतरला. नागमल 
तजाला सोडनण्यांत गुंतलेल्या डाकूला म्हणाला, 
"अरे, आज आपल्या हातांत चांगले श्रीमंत लोक 
सांपडले आहेत, लोण्याचा मोठा गोळा समोर 
आलाय. त्या इसमाला साबकाश उतरब, नाहीतर 
त्याचं कंबरडं मोडेल.'' 

त्या डाकूने फांदीबर लोंबकळणाऱ्या दुर्मुखला 
अगदी सावकाश खाली उतरवले. दुर्मुख आपल्या 
कमरेतली फांसाची दोरी सोडयायचा प्रयत्न कडू 


मे 


ल्या 


०० | 





लागला. ते पाहून नागमछुच्या जवळ उभा 
असलेल्या आणखी एका डाकूने दुर्घख्ला करड्या 
स्वरांत प्रश्‍न केला, “'कापरेतला दोरीचा हा फांस 
गळ्यांत अडकवून घ्यायचा आहे क्री काय?" 
तोपर्यंत झाडाबरुन उतरलेला डाकू व नानमलु 
तिथें जवळ येऊन पोंचले. एकवार दुर्पुखला 
नखशिखांत न्याहाळत नागमलल म्हणाला, ''तुझा 
किंगरती पोशाख आणि नक्षीकाम केलेले तलवारीचे 
म्यान पाहिल्यावर तू बराच पैसेवाला असला 
पाहिजेस असं वाटतंय. आता कांहीही गडबड न 
कस्ता तू अगोदर तुझ्याजवळ'े सारे पैसे काढून 
समोर ठेव, आणि नंतर तुझ्या रक्षकाला घरी 
पाव्वून आणखी दहा डजार मोहरा मागवून घे. 
नाहीतर तुझे शरीर समोरच्या पर्वतांतल्या गुहेत 
राहाणाऱ्या एखाद्या वाघाचे भक्ष्य होईल." 
हे बोलणें ऐकून दुर्मुखराजा विचार करुं लागला, 
“जर स्वतःला अमुक देशाचा राजा आहे असे 
मी सांगितले, तर ह्या दरोडेखोरांचा नायक आत्ताच 
माझा शिरच्छेद करील आणि चंद्रशिला नगरीच्या 
जितक्रेतु राजाच्याकडे माझे मस्तक पाठवून इनाम 
मिळवील. जर मी कुणीतरी धनिक व्यापारी आहे 
असे खोटे सांगितले तर या अंगरक्षकाला घरी 
पाठवून दहा हजार मोहरा मागवून घेता येतील. 
त्याकाळांत जर माझा खोटेपणा उघड झाला तर्‌... 
तितकक्‍यांत नागमललाने चिडून, दांतओंठ खात, 
दुर्पुखची तलवार खेंचत त्याला विचारले, ''बिंचार 
कसला करतो आहेस? इथून पळून जायची 
कांहीतरी योजना डोक्यांत आहे कीं काय?" 
उत्तरांदाखल दुर्पुखने म्हटलं, “दडा हजार 
मोहरा कशा पागवायच्या, त्याचाच मी विचार 


यांदोबा 








करतो आहे. माझं नांव दुर्जयगुप्त आहे, मी 
उदयगिंरींचा राहाणारा आहे. पण आत्ता याक्षणी 
माझ्याजवळ एक कवडीदेखील नाही." 

हे उत्तर ऐकून चकित झालेला नागमल 
म्हणाला, ''असले किंमती कपडे अंगावर, सोबत 
एक अंगरक्षक बाळगतोस, आणि हातांत एक 
कवडीदेरवील न खेवता या अरण्यांतून प्रवास करतोस 
कां? तुझ्या या बोलण्यावर कोण विश्‍वास ठेवील 
रे)” आणिं आपल्या सहकाऱर्‍्यांकडे वळून नागमलछु 
पुढे बोलला, * ऐका रे, थाच्या कमरेचा दोर काढून 
त्याच्याच गळ्यांत अडकवा. तोपर्यंत याला फांशी 
द्यायच्यासाठी कोणती फांदी जास्त मजवूत आहे, 
ते मी पाहातो.” 

नागमलछूःचे बोलणे पुरे होण्याअगोदर दूर 
अंतरावरून हत्तींचा चित्कार आणि अस्बलाचचे 
ओरडणे ऐकूं आले. राजा दुर्पख व त्याचा 
अंगरक्षक, तो आवाज ऐकून भीतीने थरथर कांपू 
लागले. अंगरक्षकाने चौफेर बघून म्हटले, 
“महाराज, मला वाटलं होतं कीं अस्बल्या बधिक 
अरण्यांत मार्ग चुकला असेल. पण आपल्या 
खाणाखुणा पाहून तो याचच बाजूला आपल्या 
मागोमान येतोय!'' 

दरोडेखोरांचा नायक चकित झाला. आपल्या 
अनुयायांकडे आश्चर्याने नजर फिरवीत तो 
म्हणाला, “तुम्ही ह्यांचे बोलणे ऐकलंत ना? हा 
तर आपले नांव दुर्जयनुप्त सांगतोय आणि हा 
दुसरा त्याला 'महाराज' म्हणतो आहे| सगळ्यांत 
विचित्र गोष्ट म्हृणजे अस्वल्या वघधिक... आणि 
त्याचा या अरण्यांत म्हणे मार्ग चुकलाय?*' असं 
म्हणून नागमळुने तलवार उपसून विचारले, ''अ, 


चांदोबा 15 





खरं काय ते सांग, तुम्ही दोघे वावरला आहात, 
करीं बनावट गोष्टी बोलून आम्हाला फसवायचा 
प्रयत्न करत आहात''' 

दुर्मुखराजा घाबरला. या प्रश्‍नाला काय उत्तर 
य्याबे याचा तो बिचार करीत होता, तेन्हा हत्तीचा 
चित्कार आणि अस्वल्या बधिकाची गर्जना 
अगदी मोठ्याने ऐकूं आली. ती ऐकून नागमलल 
देखील घाबरून गेला. 

तो एका अनुयायाला म्हणाला, “अरे ऐक, 
तू झाडावर चढून बघ जरा! हत्तीचे ओस्डणे आणि 
अस्वलाच्या आवाजाबरोबर माणसांचा आबाज 
कसा येईल?" 

एकजण झटकन जवळच्या एका झाडावर 
चढला आणि दुसर्‍याच क्ष्णी ओरडला, '*मल, 
तो दुर्जयगुप्त आणि त्याचा नोकर जे सांगताहेत 
ते अगदी खरं आहे. सोंड उंचावलेला एक हत्ती 
आणि त्यावर हातांत परशू घेतलेले अस्वल! 


मे २००४ 





अरे बापरे, त्या परशूच्या बाराने झाडांच्या फांद्या 
गवताच्या काडासारख्या मोडून इकडे तिकडे 
पडताहेत." 

नागमल्ल़ विचारांत पडला, तेव्हां दुर्मुख राजाने 
त्याचा हात पकडून म्हटले, मळू, आपण इथून 
लगेच पळून गेलं पाहिजे. पैशाच्या लोभाने तू 
आमचे प्राण घेऊं नकोस. हवं तर तुला मीं एक 
राज्य देखील माझ्या पैशाने विकत घेऊन देऊं 
एकतो.'' 

अंगरक्षकाने घ्रोड्याबर स्वार होऊन पळून 
जायची युक्ती सांगितली. लगाम पकडीत तो 
नागमछ़ला म्हणाला, “नागमललू! यावेळीं जर 
तुम्ही महाराजांचे प्राण वांचवलेत तर ते तुम्हाला 
अर्ध राज्य बक्षीस देतील. मी घोड्यावर बसून 
राजधानीला जातो आणि सेना घेऊन परत येतो.'' 

''हे काम मी ल्वत: करें शकतो. पण या दाट 
अरण्यांत आता राजधानीकडे जायचा मार्ग नीट 


मे १००४ 16 





सांपडायला हवा ना!'' असं म्हणत इुर्मखराजाने 
घोंड्याचा लगाम पकडला. 

नागमलुने आपल्या दोन अनूयायांना 
डोळ्यांनी खूण केली आणि दुर्मुख ब त्याच्या 
अंगरक्षकाकडे डोळे वटारून बघत तो म्हणाला, 
“अरे, तुम्ही दोषघंदी मूर्ख आहात कीं लवाडी 
करण्यांत हृशार आहात? इकडे तो अस्वल्या 
वधिक हल्ला करायला वेतो आहे, आणि तुम्ही 
दूर अंतराबरच्या राजधानीला जाऊन सेना घेऊन 
येण्याचा विचार करता आहात?" 


आणि पुढे आपल्या अनुयायांकडे बळून तो 


म्हणाला, ''हे बघा, या दोघांना दोरीने बांधा 
आणि त्या डोंगरातल्या गुह्ांकडे ओढत घेऊन 
जा. तो अस्वल्या वधिक इथून एकदा गेला कीं 
पग या दोघांबरद्दल काय ते ठरवू." 

नागमल्लाने दवी आज्ञा दिली आणि तो गुहेकडे 
चालूं लागला. तेव्हां त्याच्या सहकार्‍यांनी दुर्पब 
च अंगरक्षकाला दोऱ्या बांधून नानमल्लूच्या 
मागोमाग ओढत नेले. 

झाडीच्या आडून अस्वल्या बधिकाने दुर्मखखला 
पाहिले आणि तो गरजला, “अरे दृष्टा! बरा 
सांपडलास माझ्या हातांत! माझ्या परशूने मी 
आता तुझ्या बळी देणार आहे|'' असं म्हणून त्याने 
हत्तींच्या पाठीवरुन उंडी घेंतली आणि 
त्यांच्यामानीमाग येऊं लागला. 

नागमलूु व इतर सगळे भयभीत होऊन पळत 
सुटले आणि एका गुहेत घुसले. सर्वांनी मिळून 
त्या गुहेच्या तोंडाबर एक मोठा दगड ठेवला. 

अस्बल्या बघिकने गृहेसगोर जाऊन त्या 
दगडावर दोनचार लाथा जोरांत मारल्या आणि 

चांदोबा 








तो ओरडला, अरे, गुंत असलेल्यांनो, सगळेजण 
बाहेर या कीं! मला फक्त दुर्मखचे मस्तक हवे आहे. 
इतरांना मी जरासादेस्धील धक्का लावणार नाही." 
डी ओरडाआरड ऐकून नागमल़ आपल्या 
अनुयायांना म्हणाला, “वा! हे तर फारच झालं. 
ते अस्बलाचं भूत आता दुर्मुखचं मस्तक हबंय 
असं म्हणतंय, ही काय भानगड आहे?'* आणि 
दुर्मखकडे वळून तो पुढे म्हणाला, '“या 
प्रदेशाजवळच उदयगिरी राज्यांत दुर्पुखराजा 
राज्य करतो आहे. अरण्य सोडून विचित्र गोष्टी 
पाहायला लोक नगरांत जातात, त्यांपैकी मी एक 
नाही. आजपर्यंत मी त्या राजाला कधी पाहिलेलं 
नाही. तूच तो दुर्पुख राजा आटेस कीं काय?" 
“पी दुर्जयनुप्त आहे. उदयगिरीचा रहिबासी 
आहे. कुठल्यातरी भुताने पछाडलेल्या त्या 
अस्बलाचे बोलणे खरे करो मानतोस? अगोदर 
आपण सर्वांनी इथून कसे काय निसटता येईल 
त्याचा विचार करायला हृया. तुला हव्या आहेत 
त्या दहा हजार मोहरा मी तुला देईन ना!” 
दीनवाणा चेहरा करुन राजा दुर्मुखने म्हटलं. 
'“नागमलल| मडाराजांनी आजपर्यंत कधीडी 
दिलेला शब्द मोडलेला नाही.''.अंगरक्षक म्हणाला. 
अ मूर्खा, गप्प ब्रैस| तुझ्यावरही भूत स्वार 
झालंय कीं काय? या अरण्यांत आपण शिरलो 
आहोत, तेव्हांपासून तू मला सारखा “महाराज, 
प्रहाराज' कां म्हणतो आहेस? मी सर्वांच्या देखत 
तुझा शिरच्छेद करुं शकतो !*' दुर्मुखने त्याला 
दरडावीत म्हटले. 
नागमल़ल डाकू बुःचकळ्यांत पडला आणि 
आपल्या दोघा अनुयायांना म्हणाला, ''अरेच्या, 


चांदोबा 17 





सुदैवाने किंबा दुर्देवाने कां असेना, आपण 
उदयगिरीच्या दुर्मुखराजाला पकडलंय, राजाखेरीज 
इतर कुणाला सरळ शिरच्छेद करण्याचा अधिकार 
कुठे असतो? या दुर्जयनुप्ताने अनबधानाने आपली 
खरी ओळख करुन दिलीय. 

दुर्पुबराजाला आता दोन्हीकडून भीती भेडसाबूं 
लागली. एकीकडे गुहेच्याबाऐरून तो दगड 
दलवण्याचा प्रयत्न करणारा अस्वल्या बधघिक 
आणि गुहेत या दरोडेखोरांशी गांठ] कांहीतरी 
खुणेचा संदेश आपल्या अंगरक्षकाला देण्यासाठीं 
तो मुद्दामच म्हणाला, “अरे नागमलल, माझ्या- 
बाबतींत तुझा गोंधळ होतोय. मी खरोखरच 
दुर्जयगुप्त आहे. था भयानक अरण्यांत आम्ही 
शिरल्यापासूनच माझा हा सेवक डोके फिरल्या- 
सारखा बागतो आहे. कोणत्यातरी दुष्ट ग्रह्माने 
त्याच्या शरीरामधे प्रवेश केलेला दिसतोय.” 

''महाराज, मला क्षमा करावी. अगदी हेच 


मे २००८ 


झालय बघा!'' जोराने ओरडून 
सांगितलं. 

त्याबर आपले डोके हालवत नागमल़ 
म्हणाला, “आत्ता तूराजा अस, नाहीतर दुर्जयगुप्त 
अस, त्यांतून कांहीच निष्पन्न होणार नाही. हा 
भयंकर अस्वल्या गृहेच्या तोंडावरचा दगड 
हालबील आणि त्याच्या परशूने आपल्या सर्वांना 
पारुन टाकील. 

नांगणल त्याच्या साथीदारांना म्हणाला - 
“अरे, आपण जर मरणारच असलो तर कोणत्या- 
तरी प्रकाराने मरुंच | म्हणून आपणच जर हा दगड 
हालवला आणि त्या अस्वल्या वधिकावर आपण 
सर्वांनी वार केले तर कसं होईल? 

आपल्या नायकाच्या प्रश्‍नाला दरोडेखोर उत्तर 
देणार होते, तेवढ्यांत अंगरक्षकाने मधेच तोंड 
उघडले, ''नागमलल, त्या वधिकाला अस्बल्या 
मांत्रिकाने अस्वलाचे रप जादने दिले आहे 
रक्षसाएवढी त्याची लाकद आहे. म्हणून आपण 
जर गह्देतच रहिलो तर जास्त चांगले ठरेल. ' 

त्याचे बोलणे पुरे होण्यापूर्वीच अस्वल्या 
वाधिकाने आपल्या दोन्ही हातांनी तो मोठां दगड 


अंगरक्षकाने 








जरासा हेलबला आणि त्या सांपटीतून आंत 
डोकावत तो म्हणाला, ''अरे राजा दुर्मुख, आधीं 

र ये. तुझा शिरच्छेद करून मी माझ्या मागनि 
पुढे चालूं लागेन." 

“'ओ हो, आत्ता मला समजलं. ह्या 
अस्बल्याला राजा दुर्मुख अर्थात दुर्जयगुप्त याचा 
सूड उगवायचा आहे. आपण तर बांचलो. ह्याला 
पकडून गृहेंच्याबाहेर ढकलून द्या पाहू*' नायकाने 
आपल्या साथीदारांना आज्ञा केली 

राजा द्वासक्रचे खांदे पकडून दोन्ही डाकू त्याला 
बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न करुं लागले होते 
तेवढ्यांत दूर अंतरावरुन गडगडारासारखा आवाज 
आला, “केव्हांपासून भी पाहातोय, काय हा 
आरडाओरडा चाललाय? शेजारच्या गुर्ढेत 
महाराक्षस उप्रदंड राहातात हे तुम्हाला ठाऊक नाही 
कीं काय” 

दुसर्‍याच क्षणीं अस्बल्या वधिक राक्षसाच्या 
दिशेकडे बळून गरजला, “अरे, तू राक्षस आहेस? 
तुझे नांव उग्रदेंड आहे? मग अस्वल्या मांत्रिकाचा 
ञने भारलेला परशू आता तुला कंठस्नान 
घालणार आहे !'' (कमप्ा-/ 





मे २००८४ 


चांदोबा 























चा पक्का विक्रमार्क पुन्हां 
6 व क नरलविर् नेला, त्याने झाडावरुन प्रेत 
| र. हट काढले, आपल्या खांद्यावर घेतले 
(. //्षाणि स्मशानाच्या दिशेने तो जाऊं 
| लागला. प्रेंतांत लपलेल्या बेताळाने 
म्हटले, '“रशजन्‌, तुझे बिश्लेषण अगदी 


एकटाच इतका इढनिशचयी असावास. 
इतरांनी लुझे अनुकरण करायला हवे. पण 
हि» तुझे हे श्रम व्यर्थ जातील वीं काय अशी 
* . पला भीती वाटते. आता धर्मांगदचंच 
उदाहरण घरे. हातांत आतेले कष्टाचे फळ 
त्याने निसटूं दिले. तू तसा मूर्खपणा कर 
2:34 ः ग वाटते. तुला सावध 
रण्यासाठी मी सांगतो ती गोष्ट नीट 
** आणि वेताळाने धर्मागदाची 

' गोष्ट सांगायला सुरवात केली. 


मे २००४ 


क्ट कौतुकास्पद आहे. जगांत बहुधा तू. 





धर्गागद आणि विंश्‍वनाथची दीर्घकाळ दाट 


मैत्री होती. पण त्यांच्या मैत्रीची खरी परीक्षा 
भूषणमुळें झाली. भूघण लबाड होता. खोटी पत्रे 
लिहून दिशाभूल करण्यांत त्याचा हातखंडा होता, 
त्याने एका पत्रांत, धर्मांगदने आपले शेत तीन 
हजार पोहरांसाठी भूषणकडे गहाण ठेवले आहे 
असे निडून खोटेच करारपत्र तयार केले. आणि 
भूषणने धर्मागदला निरोप धाडला कीं ताबडतोन 
या कर्जाची फेड करावी, नाहीतर शेताचे 
कागदपत्र भूषणचच्या नांवाबर केले जातील, 
धर्मागदने लगेच न्यायाधिकारींची भेट घेतली, 
आणि भूधणच्या कुटिल हेतूमधून त्याला 
बांचबावे अशी विनंती केली. न्यायाधिकाऱ्याने 
यावर बराच विचार करुन म्हटले, ''कोणत्याही 
गुन्ह्याची संपूर्ण चौकशी केल्यांशिवास निर्णय 


मे १००४ 20) 





घेणे योग्य नाही. तू एक सद्गृहस्थ आहेस आणि 
भूषण धोकेबाज आहे हे मला ठाऊक आहे. पण 
सर्व चौकशी व शहानिशा होईपर्यंत भूषणला 
भांबबून धरण्यासाठी तुला एक हजार मोहरा ठेव 
म्हणून कर्‍चेरीत ठेवावी लागेल. आणि कुणीतरी 
त्यासाठी जामीन द्यावा लागेल. 

त्याबेळेला धरयांगदकडे तेवढी रक्कम नव्हती. 
तरीही तो घाबरला नाही. गांवात त्याची पत 
होती, त्याला बाटलं. कीं कुणीही त्याला कर्ज 
द्यायला नकार देणार नाही. पण जेब्छां लोकांना 
समजलं कीं धर्मांगदचं शेत त्याच्या हातातून 
जायची शक्यता आहे, तेव्ह त्याला कर्ज यायला 
कुणीही पुढे आले नाहीत. 

धर्मांगदला खात्री होती कीं या कठीण समयी 
विश्‍बनाथ नक्कींच त्याला मदत करेल. परंतु 
त्यायेळीं विश्‍वनाथच्या वडिलांना मोठा आजार 
झाला, त्याच्या बहिणीचे लग्न ठरले डोते. 
विश्‍्वनाथचा अंदाज होता की याच्यासाठी 
त्याला किमान पांचसहा हजार मोहरांचा खर्च 
येणार होता. त्याची जुळवाजुळव करण्याऱ्च्या 
प्रयत्नांत तो होता. 

त्याच वेळेला भूषण त्याला पेटला आणि 
म्हणाला, ''मी तुला मदत करायला तयार आहे. 
पण तू ही मला मदत केली पाहिजेस." 

विश्‍्बनाथला वाटलं कीं आता मैत्रीपेक्षा जास्त 
महत्वाची आहे गरज! त्याने धर्मागदच्या 
बाबतीत जामीन देण्याला साफ नकार दिला. 
धर्मागदला कुणीदी कर्ज दिलं नाही. एक दिवस 


चांदोबा 








त्याचं शेंत भूघणच्या मालकीचं झालं. 

धर्मागडला आता भूषणपेक्षांडी विश्‍्वनाथचा 
जास्त राग आला. संतापाच्या भरांत त्याला वाटलं 
कीं विश्‍वासघात करणार्‍या विश्‍वनाथला ठार 
पग्राराचे. पण पुढे त्याच्या मनांत आले कीं त्याचा 
काय उपयोग होणार होता? 

ध्मानदलाच खुनी ठरवून फांसावर जावे 
लागले असते. केबळ सूड घ्रेण्याच्या इच्छेमुळे 
त्याने जरी विश्‍वनाथला चोपले, हाणामारी केली, 
तरी लोक त्यालाच दोघी, दुष्ट व नीच ठरवतील. 

विश्‍वनाथच्या नकाराचा बदला कसा घ्याया 
ते कांडी धमानदला सुचेना. गांवाबाहेर एका गुहेत 
एक बैरागी राहात होता, तो सिद्धीशक्तीमधे पारंगत 
होता असे सर्वजण म्हणत. धर्मांगदने त्याला भेटून 
आपली व्यथा सांगितली. 

बैराग्याने शांतपणे ऐकून धर्मांगदला म्हटले, 
“स्वार्थाने प्रेरित होऊन विश्‍वनाथने योग्य वेळेला 
तुला मदत केली नाही हे अगदी खरे; तो तुझा 
खरा मित्र नाही. पण मग तू कसा आहेस? त्याने 
मदत केली नाही ग्हणून तू देखील त्याला जास 
व्हावा अशी इच्छा धरतो आहेस. तूही चांगला 
'भित्र नाहीस हे खरं ना?” 

“स्वामीजी, विश्‍वनाथनें अपकार केला आहे, 
मला त्याचे नुकसान करायची इच्छा नाडी. मला 
फक्त त्याचा बदला घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी 
मला आपली मदत हवी आहे.'' घर्मांगदने म्हटलं. 

“आत्ता तुझ्या मनांत सूडाची भावना प्रबळ 
आहे. सापाच्या विषाप्रमाणे सूडाची भावनादेगडील 


यांदोबा 21] 





माणसाचे मन विप्रारी करते. मी विषारी प्राण्यांना 


मदत करत नाहीं. तुझ्या मनांतली ही सुडाची 
भावना तू सोडलीस तर आपण त्याबद्दल बोलूं. 
वेराग्याने स्पष्ट सांगितले. 

“स्वामीजी, माझ्या मनांतून दी दृष्ट भावना 
नष्ट व्हावी, म्हृणून आपणच कांहीतरी मार्न 
सुचबाबा, या भावनेने माझा जीवच अगदी कासावीस 
झाला आहे,'' धर्मांगदने म्हटलं. 

त्यावर बैरागी म्हणाला, “तर मग ऐक! मी 
तुझे एका सर्पामधे रप बदलू शकेन. म्हणजे तुझी 
सूडाची भावना विषरुपांत बदलेल आणि ते विष 
तुझ्या मस्तकांत शिरेल. जेव्हां तू त्या विषाच्या 
प्रभावातून बाहेर येशील, तेव्हां पुन्हां तू मानवरुपांत 
परत येशील. जोपर्यंत तू साप बनून राहाशील, 
तोपर्यंत तुझ्यामधे पूर्वीचे सर्व ज्ञान तसलेच राहील, 


'मे २००४ 


तण 
। 
| 


| 





पण तुझी बुद्धी मात्र सांपाची असेल. तुझी 
विचारपद्धती सांपासारखीच असेल. पण हो, जर 
तुला सर्परुपांत. असताना त्या काळांत तुला 
मारलं, तर मात्र तुझा त्या पांच मृत्यू होईल.' 

मागचा पुढचा विचार न करता धर्मांगदने 
याला संमती दिली. बैराग्याने त्याचा साप 


बनवला. 

सापाच्या रुपांतला धर्मांगद तिथून निघून 
शेताच्या दिशेला सरसरत जाऊं लागला. त्यावेळीं 
एक शेतकरी काठीने माती उकरत होता. ती काठी 
सापाच्या शेपटीला लागली. 

सापाने चिडून फणा उगारला. पण तोपर्यंत 
शेतेकरी तिथून निघून गेला होता. या सापाचा 
फुत्कार ऐकून शेजारच्या झाडीतून दुसरा एक साप 
बाहे! आला आणि धर्मांगदला म्हणाला, “मला 


मे २००४ 22 





कीं र 
भीती बाटली कीं तू त्या माणसाचा पाठलाग 


करणार आणि संकटात पडणार. लक्षांत ठेव, 
माणसांनी आपल्याला पाहिलं कीं आपण संकटात 
सांपडतो." न 

धर्मांगद सापाने त्या दुसर्‍या सापाशी थोडा 
वेळ गप्पा मारल्या आणि त्यांतून त्याला बरीच 
माहिती मिळाली. 

दुसऱ्या सापाने सांगितलं कीं सापाच्या 
मस्तकांत जे विष असतं, ते आपले संरक्षण 
करण्यासाठीच साप वापरतो. मानवाकडून सापाला 
जो त्रास होतो त्यावेळीं, किंवा प्राण संकटात 
असतील तेव्हांच त्याचा उपयोग होतो. नाहीतर 
मानवाला साप कांहीच त्रास देत नाहीत. 
सापामधे सूडाची भावना नसते. 

धर्मांगदला मात्रे हे सत्य कळले व अगदी 
योग्य माहिती मिळाली. पण तोपर्यंत विश्‍वनाथ 
आपला शत्रू आहे आणि त्याला चावलं कीं तो 
मरेल, व त्यासाठी धर्मांगदला कोणतीही शिक्षा 
झाली नसती, हा विचार धर्मांगद सापाच्या मनांत 
घोळत होता 

हाच विचार मनांत बाळगून धर्मांगद सर्वाची 
नजर चुकवून बिएचनाथच्या घरी पोचला. धरांतल्या 
एका खोलींत विश्‍वनाथचा सहा वर्षांचा मुलगा 
खेळणीं घेऊन खेळत होता. त्याने धर्मांगद साप 
पाहिला आणि घाबरुन तो जोरजोराने “साप, 
साप'' असे ओरडायला लागला. 

धर्मांगदच्या मनांत आले कीं या मुलाला 
चावले कीं विश्‍्वनाथला पुत्रशोक होईल. पण या 


चांदोबा 








निष्पाप बालकाला चावणे हेच पाप आहे. तिथून 


तो बेगाने सरपटत निघाला आणि देवधरांत गेला. 


तितक्‍्यांत घरातले लारेजण त्या बालका- 
जवळ जमले. त्याने सांगितल्याबरुन सगळेजण 
देवघराकडे गेले. तिथे पदाताते तो काय, धर्मांगद 
साप आपला फणा उभारुन डोलत होता. 

*“'नागदेवता आहे. डोळे मिटून त्याला 
नमस्कार करा. तो कुणालाही त्रास देणार नाही. 
आजपासून आपल्या साऱ्या अडचणी दूर होतील. 
कांही दुष्ट व्यक्तींच्यातुळें तुमचा मित्र धर्मांगद 
याच्यावर जी आपत्ती आली होती, तीदेखील 
बितळून जायला हबी. त्यासाठी नागदेबता 
आमची ही प्रार्थना अवश्य ऐकेल." 

विश्‍वनाथच्या आईने सांगितलं. तिथें 


जमलेल्या सर्वजणांनी डोळे बंद करून तसं केलं. 
हे बोलणं ऐकून धर्मांगद चक्राबला, त्याने खूप 
प्रमत्न केला, पण त्याच्या मनांत प्रतिशोधा'ची 
भावना उत्पन्न झाली नाही. 

“छे छे, या विषाचा मला कांहीच फायदा 
झाला नाही, होणारही नाही. ते व्यर्थ आहे.'' असा 
विचार करुन त्याने देवघरांतल्या चौरंगाचचा जोराने 
चाबा घेतला. त्याच्या मस्तकांतले विष दांतातून 
बाहेर पडले. सापाचे रूप बदलले आणि क्षणांतच 
तो पुन्हां मानबरुपांतला धर्मांगद बनला. तिथे 
असलेल्या सगळ्या लोकांचे डोळे बंद होते. 
त्यामुळे हा चमत्कार कुणालाच दिसला नाही. 
त्यांनी डोळे उघडण्यापूर्वी धर्मांगद त्यांच्यासमोर 
उभा होता. 





विश्बनाथच्या आईने जेव्हां प्रार्थना संपवून 
डोळे उघडले, तेव्हां तिला देवघरात नागदेवता 
दिसला नाही. तिच्या मनांत भक्तीभाव जागा 
झाला आणि ती श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने पुन्हां 
स्तोत्रपठण करु लागली. 

विश्‍वनाथने थोड्या वेळानंतर डोळे उघडले, 
आणि शेजारी उभया असलेल्या धर्मागदला पाहून 
तो चकित ज्लाला. 

धारमून जाऊन त्याने मान खाली केली. तेव्हां 
धर्मांगदने त्याला म्हटले, ''अरे मित्रा, तुझ्या 
अडचणीमुळे तू जे केलेस, त्यामुळें माझे शेत मी 
गमावले खरे, पण तेनळ्या कारणासाठी मी तुझी 
गैत्री गमावणार नाही 

हे ऐकून विश्वनाथ ब त्यांच्या धरांतल्या 
सर्वानी धर्मागदची प्रशंसा केली. हे समजल्यानंतर 
गांवकरींडी कौतुकाची भाषा बोलायला लागले, 
आणि भूषणने खजील होऊन धर्मांगदचे ऐेत 
त्याला परत दिले. 

ही कहाणी सांगून वेताळाने बिःचारले, 
''राजन्‌, जेव्हां विश्‍वनाथने मदत करायचे 





मे २१००४ ऱ्4 





नाकारले, तेव्हां धर्मांगद सूड ऱ्य वि तयार्‌ 
झाला होता. पण देवघरांत मात्र छांपाच्या रुपांत 
त्याने जे केले, त्या दोन्हींचा मेळ बसत नाहीं. 
माझ्या शंकेचे उत्तर माद्दीत असूनडी जर तू गप्प 
राहिलास तर्‌ तुझ्या प्रस्तकाचे तुकडे-तुकडे 
होतील.” 

विक्रम म्हणाला, “मानवाप्रमार्णे पशुपक्षांचाही 
एक स्वभावधर्म असतो. सुदैवाने धर्मागदला एक 
साप भेटला आणि त्याने सर्पविषाचा प्रयोग फक्त 
आत्मसंरक्षणासाठीच करायचा असतो, हे त्याला 
सांगितले. धर्मागदला अडचण आली 
त्याचवेळेला विश्‍वनाथला कोटुंबिक अडचण 
होतीच. धमांगदला त्याची परिस्थिती समजली 
आणि त्याला बिश्‍्वनाथच्या आईचा 
चांगुलपणा डी कळला, आपली 'चूक समजल्यामुळे 
धमगिदच्या विचारात बदल झाला 

राजाचा मौनभंग करण्यांत सफल झाल्यामुळे 
वेताळ शवासहित पुन्हां गायब झाला आणि 
झाळढावर जाऊन अलला. 

(सरल तेजा यांच्या स्चनेवरून/) 


यांदोबा 











"ऱ्या अरण्यांत पळसाची अनेक झाडें असतात ते अरण्य 
 उन्हाळ्यांतल्या कांही महिन्यांत पेटलेलं आहे कीं काय, असं 
___ वाटतं. कारण आहे पळसाची लालशेंदरी रंगाची फुलें 
रामायणांत आपण वाचतो कीं बिंध्यपर्वतराजींतून राम जेव्हा 
अरण्यांत चालत होता, तेव्हा त्याला पुढे आग लागली 
असावी असे वाटले. तो त्या जागीं पोंचला तेव्हां तिथे त्याला 
' ही फुले दिसली ब ते मोहक दृश्य पाहून श्रीराम प्रसक्न झाला. १ 
र ' पळसाच्या फुलांना म्हणून अश्निफुर्ले असंही म्हणतात. मार्च 
ह ला याच्या अखेरीस ही फुलें फुलायला लागतात आणि धगधगणाऱया शेंदरी रंगामुळे वातावरणाला 
उज्वल रंग चढतो. या झाडाचा उल्लेख वेदांतदेखील आढळतो 


सर्वांत मोठे निवासस्थान 


कु जोधागड, म्हणजे आत्ता'चे जोधपूर ही मेवाडच्या राज्याची राजधानी होती. १८'५९ मर्धे राव जोधा 
यां _ अर्‍तन दी स्थापन केली. त्यावेळेला सगळ्या इमारतींना निळा रंग दिला गेला होता. त्यामुळें इमारतींमधें 
' आंतून गास्वा राहात होता. साहजिकच या नगरीला नील नगरी म्हणत असत. जोधपूरमधे असल्लेले 
अनेक जुने राजवाडे व किल्ले यांनी या शहराचे ऐतिहासिक महत्व व संस्कृती जतन केलेली आहे 
त्यापैकीं उमेद भबन हा राजबाडा विशेष 
प्रसिद्ध आहे. हे जगांतील सर्वांत मोठे 
खाजगी निवासस्थान आहे. सव्वीस 
एकरांत पसरलेल्या या राजवाड्यांत 
पंधरा उद्याने असून एकूण ३४७ शाही 
दालने आहेत. 









मे २००४ 








सुर यण राजा सुबलदेव हा शूर व महत्वाकांक्षी 
, त्यांच्या शेजारच्या ब्रतशिला राज्याशी त्यांचे 
अनेक पिढ्यांचे हाडवैर हेते. ब्रंतशिलाचा सध्याचा 
राजा चांगला होता, तरीदेखील सुबल्देबाला 
त्याच्याविषयी खात्री नव्हतीं. सुबलदेवाचे सैन्य 
उत्तम होते म्हृणून त्याने ब्रतशिलावर आक्रमण 
कल््न या शत्रूचा कायमच्षा कांटा काढायचा असे 
त्याने ठरवले. 

डी त्याची कल्पना त्याच्या पत्नीला आबडली 
नाही. “महाराज, सध्यां दोन्डी देशांत शांतत्ता 
असताना ही लढाई कशासाठी करायची? 
द्रतशिलाचे महाराज आजारी आहेत असे ऐकले 
आहे. आपले गुप्तहेर सांगत दोते कीं ते कांही 
आपल्याला बरचढ होऊं शकणार नाहीत. जिंथे 
मैत्रीची शक्यता आहे तिथे शञत्य कशाला निर्माण 





> . २32 नू 
102 ी 4 ' 
ह“ 1 

० ->>न्यचे 


करायचे आपण?" तिने विचारपूर्वक सांगितले 


मंत्र्यांनीही राणीच्या मताला दुजोरा दिला ब 
म्हटलं, '*महाराज, द्रतशिलाच्या भूतपूर्व राजांनी 
आपल्याशी विश्‍वासघात केलेला आहे हे खरं आहे. 
पण सध्याचे राजे सुशील ब शांतताप्रिय आहेत 
आपण युद्ध केल्लेच तर त्याचा शेबट कसा होईल ते 
सांगत्ता येत नाडी. वनशिलाचे राजे आजारी आहेत, 
पण प्रजेचे त्याच्यावर प्रेम आहे. शिवाय त्याचा 


मुलगा, तरुण राजपुत्र, फारच लोकप्रिय आहे. आपण 
जरी त्यांच्या सेनेचा पराभब केला, तरी ब्रतशिलार्‍ची 
प्रजा पुन्हां बंड करु शकेल आणि आपल्या राज्याची 
शांती जाईल." 

'“या राजानंतर तरुण राजपुत्र जेच्डां गादीवर 
येईल तेव्हां तो आपल्याला तापदायक ठरला तर? 
त्याऐेक्षां आपली याजू सध्यां प्रबळ आहे, तोवर 





चो द्या 


आपा 
__ रुज्याला जोडून टाळूं. प्रजेने बंड केलेच तर त्याचा 
__ बीमोड करायचा, एवढंच!” सुनलदेवाने निर्णय 
त्याच्या सैन्याने ब्रतशिला राज्यावर आक्रमण 
__ केले. पण ब्रतशिलाचा राजा आजारी असूनही 
___ रणांगणावर आला आणि त्याने सेनेचे नेतृत्य केले 
_ त्यानेही सुबलदेवाच्या सैन्याबर चढाई केली, त्या 
__ चचकमकींत सुवलदेव जखमी झाला. पण अखेरीस 
सुबलदेवाने लढाई जिंकली आणि शत्नूराजा मारला 
गेला. ब्रतशिल्ला राज्य सुवर्णपूरला जोडले गेले. पण 
या विजयाने सुबलदेबाला फार काळ आनंद 
मिळाला नाही. लढाईत झालेली जखम भरली 
-__ नाही, व जास्त खोल चरत गेली. वर्षभराच्या 
__ आजार-पणानंतर सुबलदेव मरण पावला. 

ल्याला फक्त एक मुलगी होती, पण राणीने 
:_ च्ांगल्या कुळशीलाचा मुलगा शोधून त्याला दत्तक 
__ घ्यावे असे ठरवले. त्यासाठी मंत्री ब कांही सरदार 
_ राज्यांत हिंडून सुयोग्य तरुणाचा शोध प्रेऊं 

र ठ न लागले. 

___ आठवडाभर हिंडून मंत्र्याने ठरवले कीं अरण्यांत 
एका श्रेष्ठ मुनीवर्यांच्या आश्रमांत जी मुलें अध्ययन 
करीत होती, त्या मुलांची दुरुन पाहाणी करायची 

__ त्याप्रमाणे मंत्री ब त्याचे सहकारी एके दिवशी 
सूर्यास्ताच्या आधी गुरुकुलाजवळच्या रानांत एका 

___ खडकावर विश्रांतिसाठी बसले, जवळच आश्रमांतले 
__ विद्यार्थी खेळांत गर्क होते. त्यांच्यापैकी एक मुलगा 
.. रुंबाबदार व खानदानी वृत्तीचा दिसत होता, इतर 
मुले त्याच्याशी प्रेमाने व आदराने वागत होती हे 
उघड दिसत होते. ही मुले खेळत असताना कुठूनतरी 
_ एक ढगड आला, आणि ह्या रुबाबदार मुलाच्या 



















लया क: 


त्यांच्यावर इला करुन ते राज्य आपल्या 


चांदोबा 27 





कपाळावर लागला. भळभळा रक्त बाहू लागले. 
त्याचे कांही मित्र जवळच्या झाडीत औषधी 
बनस्पतींचा पाला शोधायला लागले; तर 
दोघेतिघेजण तो दगड कुठून आला असाबा, त्याचा 
शोध घेऊं लागले. त्यांनी रानाच्या पलीकडून एका 
माणसाला ओढत ओढत आणले, आणि आपल्या 
नेत्यासमोर उभे केले. 

''ह्याता शिक्षा झालीच पाहिजे.'' एक 
म्हणाला, '*नकीनच. त्याच्या कपाळावर नेम धरुन . 
आपणबद्धेश्रील दोनचार दगड फेकू या.” दुसर्‍याने 
गत दिले. पण त्यांच्या नेत्याने मात्र त्या प्राणसाकडे 
शांतपणे बघितले ब विचारले. 

''तू तो दगड का मारलास?'' 

''मला खूप भूक लागली होती झाडाच्या वरच्या 
फांदीवर एक पिकलेला पेरू मला दिसला. तो 
पाडण्यासाठी मी दगड मारला.'' त्या माणसाने 
अपराधी भावनेने सांगितले. | 


मे २००४ 


''तुला पेहु मिळाला.कां?'' त्या नेत्याने 
विचारले. 

*“हो तर, मिळाला कीं! पण माफ करा, मी तो 
खालला.'' तो इसम म्हणाला. 

"आता तुझी भूक भागली असेल ना?'' त्या 
पुलाने पुन्हां विचारले. 

तो माणूस उत्तरादाखल चांचरत म्हणाला, “हे 
अरण्य पार करुन मी पलीकडच्या गांबापर्यंत निदान 
आता चालत जाऊं एकेन. तिथल्या देवळांत मला 
कांहीतरी अन्न मिळेल. जर तो पेरु मला मिळाला 
नसता, तेर मी भुकेने कळवळून बेशुद्ध पडलो 
असतो." 


“चल आता. आमच्या आश्रमाच्या भोजन- 
शाळेंत आम्ही तुला भोजन देतो. आता तौकस्च 
अंधार पडेल, आणि रात्रीं अरण्यांतून प्रवास करणे 
धोक्याचे आहे. सकाळीं उठून तू प्रवासाला निघू 
शकशील." 

त्या मुलाने त्या इसमाचा हात धल्त्न त्याला 
आश्रमाकडे न्यायला सुरवात केली. 

“हे रे काय, मित्रा? त्याने तुला दगड मारला, 
आणि तू त्याला मदत करतोस?'' इतर मुलांपैकी 
कांडीजणांनी विचारले. 

“रे, माझ्या मित्रांनो, या माणसाने झाडाला 








दगड मारला होता, तेव्हां झाडाने काय केले? त्याला 
खायला फळ दिले ना? जर झाड ते करू शकते, तर 
आपण तर माणसे आहोत; आपण त्याच्यापेक्षा 
जास्त चांगले कृत्य करायला हवे, नाही कां? 
मलाही झाडासारखाच दगड लागला होता. झाडाने 
त्याला पेरु दिला, तेव्हां मी भोजन द्यायला हवेच!'' 
त्या मुलाने प्रेमळपणे म्हटले. 

“हा तर राजघराण्याच्या परंपरेचा उत्कृष्ट नमुना 
आहे, अप्रतिम! कोण असावा हा असामान्य 
तरुण?'' हा संबाद ऐकत असलेल्या मंत्र्याने 
आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर कुजबुजत म्हटले. 

स्तिमित झालेला मंत्री व त्यांचा परिवार त्या 
मुलांच्या पाठोपाठ आश्रमाकडे निघाला. आश्रमाच्या 
प्रमुख मुनींना त्यांनी स्वत:चा परिचय करून दिला. 
तेव्हां तो तरुण मुलगा ब्रतशिलाचा राजपुत्र 
असल्याचे त्यांना समजते. 

सुवर्णपुरच्या राणीच्या सांगण्यावरुन मंत्र्याने 
ब्रतशिलाच्या राणीची भेट घेतली. त्यानंतर त्या 
दोघींची भेट झाली. 

सुवर्णपुरुच्या राजकन्येचा विवाड ब्रतशिलाच्या 
राजपुत्राशी झाला. दोन्ही राज्यांचा तो स्वामी 


झाला आणि खरोखरच, तो एक हुशार ब दयाळू 


राज्यकर्ता झाला. 





वा चक .. 1.1 
क ळ लव” 9 
अमेरिकेतल्या 


. चांदोबा 


ह. 


1८. 
1 नेब्रास्का राज्यांत बियाट्रिस नांवाचे 
एक गांव आहे. चोपन्न वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे 
ह्या गांवात एक सुरेख, लहानसे चर्च होते, तिर्थे 
गांवातला गानवृंद नियमितपणे धार्मिक 'भजनांची 
तालीम करीत असे. सर्व गायक व बादक न चुकता 
बेळेवर तालमीसाठी येत; तसा त्यांचा रिवाज होता. 

परंतु १ मार्च १९५० रोजी कांहीतरी अधटित 
घडले! 

तिथला धर्मोपदेशक, वॉल्टर क्लेम्पेल हा _ 
नेहमीप्रमाणे दुपारी चर्चमधें गेला, आणि 
संध्याकाळच्या तालमीसाठी लागणारी सारी 
व्यवस्था त्याने करुन ठेवली. त्याने 
चर्चमघली शेकोटी भट्टी पेटवून ठेवली, 
कारण सर्ब संगीतवृंद सं.७.१'५ ला हजर असे 
आणि त्या दिवसांत गारठा ब थंडी खूप 
असते. ते काम पूर्ण करुन संध्याकाळच्या 
जेवणासाठी तो घरी गेला. 


विचित्र योगायोग 












जेवणानंतर सं.७.१० बाजले होते 
आपली पत्नी व मुलनी यांच्याबरोबर तो 
चर्चला जायला निघणार होता, पण तसं 
झालं नाही. त्याच्या पत्नीचा झगा जरासा 
चुरगळलेला होता, आणि तसाच इसी न 
करता तो झगा तिला घालायचा नव्हता. 
म्हणून त्यांना उशीर झाला आणि 
कांहीतरी निराळं घडलं, तेव्हां तें घरीच 
होते. 

दार्ये आल्‌ हा ब्यवसायाने यांत्रिक, 
त्याच्ची बायकों बाहेरगांबी गेली होती 
म्हणून दोन्ही मुलांची व्यवस्था तोच बघत होता. 
पण त्या दिबशी मात्र संध्याकाळच्या बेळेला कुण्या 
मित्राबरोबर त्याचं संभाषण इतकं रंगलं कीं भानावर 
येऊन त्याने घड्याळांत पाहितं तर सव्वासात 
वाजून गेले होते त्याला तालमीला जायला उशीर 
झालेला ड्रोता. 

पियानो बाजवणारी मेरिलिन पॉल डिने वास्तविक 





अर्धा तास अगोदर जाऊन थोडा बेळ रियाज 
करायचा असे ठरबले होते. पण तिचे संध्याकाळचे 
भोजन आटोपल्यानंतर ती जरा बेळ पहुडती आणि 
तिला गाढ झोंप लागली. सव्वासात वाजता तितची 
आई तिला उठवायला आली. पण पुन्डा तोंड धुवून 
तयार व्हायला बराच वेळ लागला असता. उशीर 
तर झालेलाच होता. 

या गानवृंदाची दिग्दर्शिका मिसेस पॉल हीं 
मेरितिनची आई. मेरिलिन उठली नाही म्हणून 
आईलाही उशीर झाला हे साधे व सरळ कारण झाले! 
म्हणून या मायलेकी घरीच होत्या, आणि तेव्हांच 
तों निराळा प्रसंग घडला! 

त्या संध्याकाळीं चांगलीच थंडी व गारठा होता. 
जॉईस ब्लॅक ही स्टेनोग्राफर त्या दिवशी जरा आळ 
साबली होती. तिच्या चिमुकल्या घरातले 
उबदार वातावरण सोडून तिला घराबाहेर 
जांबेसे वाटतच नव्हते. पण जेव्हां ती 
अनिच्छेने जायला तयार झाली तेव्हां 

एक आकस्मिक गोष्ट घडलेली होती. 

__ _ लॅडोना बॅडग्रिफ्ट ही विद्यार्थिनी 
भूमितीचे एक अवघड प्रमेय सोडवण्यांत 
गर्क झाली होती. गानवृंदाची तालीम 
बरोबर सव्यासात वाजता सुरु होते हे 


मे २००४ र". “का 





चर्चमधे हजर असे. परंतु त्यादिवशी मात्र 
भूमितीच्या अभ्यासांत गढून गेल्यामुळे ती 


व घरीच राहिली होती. 


सॅडी आणि रॉयाना एस्ट ह्या दोघी 
बहिणी अगदी वेळेवर तयार झाल्या होत्या. 
पण त्यांची गाडी सुरुंच होईना. म्हणून त्यांनी 
लेडोनाला फोन करुन तिच्याकडे लिफ्ट 


मागितली. पण ती तिचे भूमितीचे अडलेले प्रमेय 


सोडबण्यांत गुंग होती. म्हणून त्या दोघी बहिणींना 
थांबाचे लागले. जेव्हां त्या गांवात ती बिचित्र गोष्ट 


घडली, त्या वेळेपर्यंत त्या तिची बाट बधत 


थांबलेल्या होत्या. 

लुसिल जोन्स आणि डॉगोथी वुड या दोघी 
शाळकरी वयापासून मैत्रिणी आणि आता शेजारणी 
होत्या. गानवृंदाच्या तालमीला त्या दोघी नेहमी 
बरोबर जायच्या. पण त्या दिवशी मात्र तलुसिल 
रेडियोबर एक छान मनोबेधक कार्यक्रम ऐकत होती. 
तो कार्यक्रम सात ते साडेसात वाजेपर्यंत होता. 
गायमाच्या तालमीला नियमित व शिस्तीची म्हणून 
तिची आजवर ख्याति होती, ती आज डागाळली, 
कारण तिला तो कार्यक्रम शेवटपर्यंत ऐकायचा द्ोता. 





तिला मादीत होतं. ती नेहमी त्याबेळेपूर्वी 





म्ह्णून डोंरोथी तिच्या मैत्रिणीसाठी थांबून राहिली. 


आणि बियाट्रिस गांवात, ती आश्चर्यकारक घटना 
घडेपर्यंत डोरोथी थांबलेली होती. 

मिसेस लिओनर्ड शूस्टर आणि त्यांची छोटी 
मुलगी बेळेबर तालभीसाठी पोंचल्या असत्या. पण 
त्याच संध्याकाळीं त्यांच्या वृद्ध आईकडे त्यांना 
जावे लागले. त्यांच्या आईला एका महत्बाच्या 
सभेला जायचे होते, आणि त्यासाठी तिला मदत 
करण्यासाठी या दोघी आईकडे गेल्या द्ोत्या. पण 
कांहीतरी भयानक घडेपर्थंत त्या दोघी कांही 
चर्चपर्यत पोचलेल्या नव्हत्या. 

हर्बर्ट कीफ हा कामगार या तालमीसाठी 
नेहमी सव्वासात वाजण्यापूर्वी बराच 
आधी येत असे. पण त्या दिवशीमात्रतो ££ 
एक अर्धवट लिहिलेले पत्र पूर्ण करायला 
बरसला. तीं विचित्र गोष्ट द्वोईपर्यंत त्याचे 
पत्रलेखन चालूंच होते. .: 

मार्च महिन्याच्या त्या पहिल्या & 
दिवशी, ज्या चर्चमधे हा गानबृंद आपली < 
गावनाची तालीम संघ्याकाळी सव्वासात “६४ 
बाजता नेहमीप्रमाणे सुरु करणार होता, 
त्या चर्चमधें संध्याकाळीं सात बाजून 


पंचवीस मिनिटांनी एक प्रचंड मोठा स्फोट झाला | 


चिमुकल्या बियाट्रिस गांवातल्या सर्वांना तो ऐकूं 


आला. संध्या काळच्या तांबूस आकाशांत आगीचे 
लोळ लांबवर दिसत होते, भिंती ढासळल्या आणि 
चर्चचे जड, लांकडी छप्पर जोराने जमिनीवर 
कोसळले 

सुदैवाने, चर्च रिकामे हेते. बानवृंदाचें सर्वच 


ह सभासद, जे. नेहमी घेळेवर येत असत, ते सगळे 


कांदी.ना कांही कारणांमुळे वेळेवर आले नाहीत 


8 चांदोबा 31 


साध्या कारणामुळे प्रत्येकाला निघायला उशीर 
झाला. रेडियोचा कार्यक्रम, चुरगळलेला झगा, 
अपूर्ण पत्र, भूमितीचे प्रमेय, सहज लागलेली झोंप, 
सुव न होणारी मोटारगाडी, यासारखी साधीसुधी 
कारणे! हे कसं शक्य होतं? कीं हा निब्बळ योगायोग 
होता? ही सगळी कारणे सहज होती कां? कीं कुणी 
अज्ञात शक्ती त्यांच्या पाठीशी होती? हवे एक गूढच 
आहे. 

पण चर्चमधे स्फोट कसा झाला? नंतर कुणीतरी 
खुलासा केला कीं नैसर्गिक वायूची गळती चर्चमधे 





गळक्या पाईपमधून झाली असावी, आणि तिर्थे 


उबेसाठी पेटवून ठेवलेल्या लांकडांच्या शेकभट्टीमुळे 
आग 'मडकली असावी. 

त्या नानवुंदा'चे सभासद जेव्हां या प्रसंगाबिषयी 
नंतर विचारमंथन करूं लागले तेव्हां त्या सर्वांच्या 
मनांत परमेएवराबद्दल कृतज्ञतेची भावना दाटलेली 
होती. कारण त्याच्याच चमत्कारामुळे त्या सर्वाचे 
प्राण बांचले, असा त्यांचा गाढ विश्‍वास होता ! 

तुम्हाला काय वाटतं? 


मे १००४ 


1 न 





नागप्रदेशातला कुणीही कधी खजुरीचे झाड 
तोडत नाही. फार फार पूर्वी दिलेले वचन तो 
आजही श्रद्वेने पाळतो आहे. कारण त्याचच असं 
झालं होतं! 

एकदा एका नाग तरूणाला त्याच्या खेड्यांतून 
पर्बतराजीपलीकडे असलेल्या प्रदेशांत जायचं 
होता. त्याचा रस्ता दाट अरण्यांतून जात होता. 
आता तो तरुण इतर नागांप्रमाणेच शूर व घाडसी 
होता. पण अरण्यांत राजी अनेक प्राणी, राक्षस, 
भुते हिंडत असतातच कीं| हे राक्षस नेहमी 














नागलोक खजुरीची झाडें कां तोडत नाहीत? 


पाठीमागून हल्ला करतात, कारण त्यांना धारदार 
शस्त्रांची, भीती वाटते, हे त्या तरुणाला माहीत 
होतं. पण त्याला हेही ठाऊक होतं कीं त्यांना 
दयामाया काहींही नसते, आणि जर त्यांनी 
त्याला पकडलं तर मात्र त्यांनी त्याला नक्कीच 
खाऊन टोकतं असतें. 
एका छोट्या राक्षसाने आपल्या काटेरी पंजांनी 
आणि लालभडक डोळ्यांनी त्या नागाला घाबरवून 
मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो नागयुवक 
चलाख होता. क्षणार्धात तो पाठीमागे वळला, 
आणि त्याने आपल्या धारदार बिचव्याने त्या 
", रक्षसाच्या चिंध्या केल्या. 
पण आता 'तर अंधार पडूं लागला 
ह... ठोता. मार्गात येणार्‍या सर्व 
भुताखेतांशी सामना करता येईल असे 
या तरुणाला वाटेना. म्हणून रात्रीपुरता 
कुठेतरी आसरा घ्यावा असे त्याने 
ठरवले. 
ती टेंभुरणीच्या झाडाकडे गेला. 


ब्क&' « त्याचे लाकूड उत्तम असते. फुलांनी 


बहरलेला तो सुंदर वृक्ष त्याला छान 
७. निवारा देईल असे त्या तरुणाला 
ह ३७. वाटले. 
*७७*,.  ''मला रात्रभर तुझ्या 
' 'फांयांमधे लपायला जागा देशील 
कां?" त्या तरुणाने विनंती केली. 


चांदोबा 


सांदोबा 33 
















'*ञञर मला लौकर जागा मिळाली नाडी, तर 
ती काळुंद्री मंडळी येतील नि मला ठार 
मारतील. 

“नाही'' तो डोंगरी वृक्ष आपली 
पाने फुले हालवीत म्हणाला. '*मला 
तसं करता येणार नाही. ती वाईट 
भुते माझी फुलें कुस्करतील आणि 
ही पाने तोडून टाकतील तुला । 
शोधताना; मग माझी काय अवस्था 
होईल रे? नकोच; त्यापेक्षां तू 
दुसरीकडे जागा शोध जा." 

आता अंधार होत होता आणि तो 
तरूण अगदी हबालदिल झाला होता. तो 
सूचिपर्णी पानांच्या झाडाकडे गेला. “तूमला अ 
कृपा करून तुझ्या फांद्यात लपवशील कां राजी 
राक्षस नि भुते येतील आणि मला मारुन _ पवा 
टाकतील.'' त्याने विनवले. अगदी स्वस्थ बैस आणि बाकीचं माझ्यावर 

“झी जरूर तुला मदत केली असती, पण मला सोड. 
म्राफ कर. आम्ही सूचिपर्णी पानांची झाडे लोकांना हे ऐकून तो तरूण त्या जाड फांद्यांच्यामधे 
आसरा देत नसतो. तुला दुसरीकडे जागा शोधली हळूच वर चढला आणि छानपैकी लपून बसला. 
पाहिजे.'* झाडाने त्याची धारदार पाने हालवीत आता तर अरण्यामधे खूपच दाट अंधार होता. 
म्हटले. फक्त, रातकिडे किर्टट आवाज करत होते ते ऐकूं 

जवळच एक मोठे खजुरीचे झाड होते. या. येत होतं. थोड्याच वेळानंतर ती छोटी छोटी 


तरुणाची दीनवाणी अवस्था ते मोठ्या कुतुहलाने भुते आली. त्यांच्या भावाला ज्या कुणी मारलंय 
पाहात होते. त्याच्या शोधांत ती होती. 


त्या झाडाला त्याची दया आली. तें प्रेमळपणे “कुठे आहे तो?" प्रत्येक झाडापाशी जाऊन 
म्हणाले, 'अरे, तू माझ्याकडे ये ना. माझ्या फांद्या त्यांनी गरजतच बिचारले. 
जाड आहेत, आणि पसरलेल्या आहेत. '' आमच्या भावाला मारण्याचे धाडस 
अंधारातल्या त्या काळ्या भुतांपासून तुझे करणारा कोण माणूस आहे हा? आम्हाला सांगा 
संरक्षण होईल. ती भुते तुला शोधायला येतीलच. तो कुठे आहे ते, म्हणजे आप्ही त्याला मारुन 
कारण त्यांच्यापैकी एकाला तू ठार मारले आहेस. टाकूं.'' एक म्हणाला, 
ती आली कीं तू स्तब्ध राहा. श्‍वास धरून ठेव. त्यावर दुलर्‍्याने सांगितलं, ''अरे, आपण 


मे २०८४६४ 


त्याला सडज शोधून काढूं. सा अरण्यांत तो जाईल 
कुठे नि लपेल कुठे] मिळाला कीं त्याचे 
तुकडेतुकडे करुन टाकू. त्याचा एखादा दांत 
किंबा केंसदेखील शाबूत राहाणार नाही!" 
आणि त्यांनी रागावून, किंचाळत, संतापाने 
वेड्यावांकड्या उड्या मारीत, आपल्या भावाचा 
मारेकरी शोधायला सुर्यात केली. त्यांनी इतका 
आवाज केला कीं रातकिडे किंवा वाहाणार्‍्या 
वार्‍याचा आवाजदेखील ऐकूं येईनासा झाला. 
''कुठे आहे तो माणूस?'' ती भुते पुन्हां 
किंचाळली. “आम्हाला खरोखरच माहीत 
नाही.'' झाडांनी उत्तर दिले. शेवटी ती दुष्ट भुते 
त्या खजुराच्या झाडाजवळ आली. हा नागतरुण 
तिर्थेच तर लपला होता. 
''तो माणूस कुठे आहे हे तुला माहीत आहे 
कां?" त्यांनी बिचारलं. 
खजुराच्या झाडावर तर खूप फळे लगडलेली 
होती. आणि त्या भारामुळे झाड वाकले आहे असे 
बाटाबे, म्हणून झाड जरा जास्तच बाकून म्हणाले, 
"मला स्रुच माहीत नाहीं तो कुठे गेला ते. पण 
तो इथे मात्र नाही. तुम्ही त्याला अरण्याच्या 
दुसऱ्या भागांत शोधायला गेलात तर सांपडेल.'' 
रागाने दांतओठ खात आणि मोठमोठ्याने 
भेसूर्पणे किंचाळत ती सारी दुष्ट भुते 
तिंथून निघून गेली. कारण त्यांना दुसरे 
कांहीही करणे शक्य नव्हते. त्यांचे 
ओरडणे व किंचाळणे ते सगळेजण 


दूर जाईपर्यंत ऐकूं येत होते. नंतर .. .. ५: 


मात्र शांतता पसरली. 

पुन्हां रातकिडे किर्ट करायला 
लागले. जेव्ज्ञं सगळीकडे शांतता 
होती ब उजाडले, तेव्हां तो तरूण 
मे २००४ 





फांद्यांमधून खाली उतरला. त्याने खजुरीच्या 
झाडाला प्रेमाने मिठी मारली. 

“तू माझ्यासाठी जे केलंस ते मी कधीही 
विसरणार नाही.'' त्याने शब्द दिला. 

तो जेव्हां काम संपवून आपल्या खेड्यांत परत 
घरी गेला, तेव्हां त्याने काय झालं ते सविस्तर 
साऱ्या गांवकऱ्यांना सांगितलं. खजुराचे झाड 
किती दयाव्यू आहे ते ही त्याने आवर्जून सांगितलं. 

त्या रात्रीं गांवकर्‍यांनी तो तरुण सुखरूप परत 
आल्याबद्दल मोठी जेवणावळ केली आणि संबंध 
खेड्याने त्या तरुणाने खजुराच्या झाडाला दिलेले 
वचन पाळायचे ठरवले. 

आणि म्हणूनच, आजदेरदील नागप्रदेशांतला 
रहिवासी खजुराचे झाड कधीही तोडत नाही. मग 
ते अगदी त्याच्या शेतांत असो किंबा जमिनीवर 
असो, ते झाड सुखरूप असते. 


9२७ & , सरकारी वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रसारणमाध्यपांचे 




























कच. 


आया > घे 1 
हच नी | 
कि ७ । शि. टर 


गांधीजीवर चोवीस तास 
लिहिलेला निबन्ध 


आजवर राष्ट्रपित्यासंबंधी खूच कांही लिहिलेले आहे. 
” गांधीजींनी स्वत: भरपूर लिखाण केलेले आहे, फक्त 
त्यांच्या 'हरिजन' या पत्रांतूनच नव्हे, तर इतरत्रदेखील! 
चेबईत अकरावींत शिकणाऱ्या कुमारी नंडिनीला हे सर्व 
। ी लिखाण उपयोगी पडले. तिने महात्माजींवर सतत 
11 1 * चोवीस तास निबंध लिहिण्याचे ठरबले. 
तश त्यासाठी तिने गांधीमंडपम या ठिकाणाची निवड केली. 
व्य र. 8 या विक्रमी प्रयोगासाठी हे अत्यंत योग्य स्थळ ब वाताबरण 
विक. ः होते. फेब्रुवारींत तिने एक दिवस सकाळीं दडा बाजता 
- लिहायला सुरवात केली आणि तिचा हा लेखनयक्ष दुसर्‍या दिवशी सकाळीं दहा वाजता संपवला 
तिने कोणतेही छापील पुस्तक वा इतर साहित्य बरोबर आधाराला घेतले नव्हते. तिने सर्व लेखन 
य ग स्मरणशक्तीनुसार केले. हा विक्रम करण्यासाठी तिने गांधींबद्दलची किती माहिती बाचली 
असेल ही कल्पनाच थक्क करणारी आहे. 
'लमिळनाडमधल्या त्रिचनापल्ली इथे ओ. अलेबझांडर या 
च्चोबीस तास चालणारा अति महान जादूचा 
हग करण्यांत यश मिळबले. गिनेस बुकांत नोंद 
ठे च बी म्हणून त्याची ही जागतिक विक्रमाची धडपड 
-_ होती. गिनेसच्या प्रकाशकांनी भारतीय हौशी 
जादुगारांच्या संस्थेला, ब आंतरराष्ट्रीय जादुगार बंधुभाव 
या संस्थेच्या अधिकार्‍यांना हा अद्‌भुत प्रयोग पाहून 
खात्री करण्यास लांगितले होते. या प्रयोगाला अनेक 










_ प्रतिनिधी उपस्थित शोते “ 
मत तर र ३5 मे २००६४ 











लक्ष्मणचे आईवडील तो लहान असतानांच 
वारले. म्हणून त्यांच्या संपत्तीचा तो एकटाच 
वारस ठरला. 

लक्ष्मणच्या आईवडिलांनी त्याचे 
पालनपोषण मोठ्या लाडावोडांत केले होते. 
त्याला कुठलाही त्रास होऊं नये म्हणून ते खूप 
क्राळजी धेत असत. साहजिकच अडचण काय 
असते, आणि पैसे मिळवायला किती कष्ट झेलावे 
लागतात, है त्याला मुळीच ठाऊक नव्हतं. 

लक्ष्मण सुस्वभावी होता आणि दिलदारही 
होता. त्याचं मन इतकं सरळ होतं कीं कुणी 
त्याला टोमणे मारुन किंवा टोचून जरी बोलले, 
तरी तो मनाला फार लावून घेत असे. आई- 
वडिलांच्यावर त्याचे खूप प्रेम होते म्डणून त्यांचा 
मुत्यू सहन करणे त्याला फारच कठीण गेले. 

हळूंहळूं त्याची झोंप व जेवण कमी झाले 
आणि त्याच्या मनांत दुसरा विचार येत नसे. 
पनांतल्या मनांत कुढत तों जगत होता. त्याच्या 





नालेबाईकांनी ब मित्रांनी त्याची समजूत घालण्याचा 
खूप प्रयत्न केला, पण त्याचा कांही उपयोग झाला 
नाही. इतर मंडळी त्याला सांगत दोती की मृत 
व्यक्तींच्या आठवणींत रमणे यांत फारसा अर्थ 
नसतो. जर त्यांच्या आत्म्याला खरोखरीच शांती 
लाभावी अशी इच्छा असेल तर आयुष्यांत पुढे 
जायला हवं, आणि सांसारिक आयुष्य जगायला 
हवं! 

पण लक्ष्मणने कुण्णाचं ऐकलं नाही. त्या वेळी 
कांदी स्वार्थी, मतलबी तरुण त्याच्या भोवती 
गोळा होऊं लागले, बिचारा भोळा लक्ष्मण 
त्यांच्या जाळ्यांत अडकला. आपल्या गरजा, 
चैनीसाठी त्याच्याकडून मोठमोठ्या रकमा ते घेऊं 
लागले ब खर्चायला लागले. 

त्यावेळीं, रामदास नांबाचा एक इसम 
लक्ष्मणच्या घरी आला. लक्ष्मणने ल्याला 
नखशिखान्त न्याहाळले, “कोण तुम्ही? काय 
काम आहे”?'' 








रामदासने हंसत या प्रश्‍नाला उत्तर दिले, 'मी 
तुझा दूरचा नातेवाईक आहे. नात्याने तुझा करका 
आहे. तुझी चौकशी करायला व हालहबाल 
विचारायला मी इथे आलो आहे. हे ऐकून लक्ष्मण 
गहिवरला आणि आपल्या आईवडिलांच्याबद्दल 
सांगायला लागला. 

“शांत हो लक्ष्मण. तुझे दु:ख नाहीसे 
करण्याचा एक मार्ग मी तुला लांगेन. तू माझं 
ऐकशील कां?'' रामदासने विचारलं. 

“सांगा” लक्ष्मणने अश्रू आवरत म्हटलं. 

“इथेच राहाशील तर जुन्या आठवणी तुझी 
पाठ सोडणार नाहीत. तू माझ्याबरोबर माझ्या गांबी 
चल. तिथे एक मोठे धर विकायला काढलेले आहे. 
तिर्थे तू आरामांत राहा. इथल्या झेंगटांपासून 
अगदी लांब!” रापरदासने म्हटलं. 

दुसर्‍याच दिवशी दोघेही रामनगरला जायला 
निघाले. लक्ष्मणने त्या घराच्या खरेदीसाठी म्हणून 


- मोठी रक्कम बरोबर घेतली होती. 


जेव्हां ते रामनगरपासून कोलभर अंतरावर 
होते, तेव्हा अचानक चौघे दरोडेखोर आले आणि 
सुरा दाखवून त्यांनी या दोघांना घाबरवले. 
लक्ष्मणची पैशाची थैली त्यांनी हिसकावून घेतली 
आणि ते णसार ज्ञाले. 

लक्ष्मणल्ा आता दुःख अनाबर झालं. ''काका, 
हे काय हो झालं?'' असं म्हणून त्याने तिथेच 
बसकण मारली. रामदासने त्याला उठवलं आणि 
त्याला धीर देत तो म्हणाला, “काळजी कसं 
नकोस. या दरोडेखोरांना करु पकडता येईल याचा 
विचार आपण कलूच!'' नंतर ते दोघे लक्ष्मणच्यया 
गांबी परत जायला निघाले. 


चांदोबा 37 





आता त्याचे रहाते धर डी एकमेव संपत्ती 
त्याच्या नांवावर उरली होली. ते घर विकायचा 
कांही त्याचा विचार नव्हता. घर विकलं तर्‌ 
राहायचं कुठे ही पंचाईत पडली असती. एकुलता 
एक निवारा होता, तो दी नाहीसा झाला असता. 
आता त्याच्यापुढे एकच काम होतं - जीवन 
जगण्यासाठी त्याला आता पैसे मिळवायला हवेच 
होते. 

रामदासने त्याला धीर देत सांगितले, ''लक्ष्मण, 
मी माझ्या गांबी जातो आणि थोडी रक्कम घेऊन 
येतो. त्यांतून तुझ्यासाठी शेतीला योग्य अशी 
जमीन खरेदी करीन. तू शेतीकाम करत तुझं 
आयुष्य आनंदाने घालबूं शकशील. कांद्री दिवस 
मी इथे तुझ्याजवळ राडीन आणि तुला मदत 
करीन. '' 


मे २००४ 





वेशाची सोय करून रामदासने आपला शब्द 
पाळला. त्रामाधिकारीची मदत घेऊन गांवायाहेर 
एक शेत खरेदी केले 

लक्ष्मणबरोबर्‌ रामदासने-देखील शेतांत पीक 
यावे म्हणून भरपूर मेहनत केली. स्वयंपाक 
करण्यांत व इतर शेतीच्या कामांत दोघेटी 
एकामेकाला मदत करीत होते. 

एक दिवस संध्याकाळच्या वेळेला दोघेही 
स्वबयंपाकघरांत. गुंतले होते. त्यावेळीं ग्रामाधि- 
' काऱ्याची अठरा वर्षाची मुलगी गौरी तिर्थे आली 
आणि त्यांना बघून आश्‍चर्यचकित झाली. 

ती चटकन म्हणाली, ''बाप रे! हे काय? 
तुम्ही पुरुष मंडळी रोज स्वयंपाक करता कीं 
काय? कुणीतरी तसं सांगितलं म्हणून माझ्या 
बाबांनी मला इथें पाठवलंय, उद्यां मी आमच्या 


मे २००४ 9 





आचाऱ्याच्या बहिणीला तुमच्या घरी पाठवते 
म्हणजे ती स्वयंपाक करत जाईल.'* असं सांगून 
घरांत भिरीभिरी हिंडून, सारं घर पाहून ती निघून 
गेली. 

बर्षभरांतच चांगलं पीक आलं. रामदास ब 
लक्ष्मणने धान्याची पोती घरी आणली. लक्ष्मण 
अगदीं खुर्षींत होता. 

ते पाहून रामदासने त्याच्या पाठीबर 


शाबासकीची थाप मारली, व तो म्हणाला, 


'“लक्ष्मण, तुझ्यांत हे जे परिवर्तन झालेले आहे, 
ते तुझ्या लक्षांत आलं असेलच. या सहा महिन्यांत 
तुला तुझ्या आईवडिलांची फारशी आठबण आली 
नाही, त्यांची आठवण काढत तू उदास झाला 
नाहीस. कारण, जे धन लुटलं गेलं त्याची आणि 
तूझ्या भविष्याची'च तुला सारखी काळजी बाटत 
होती." 

लक्ष्मण आश्चर्याने बघत राहिला नंतर 
म्हणाला, “हो, हवे खरं आहे काका!" 

रामदासने म्हटलं, “यालाच जीवन म्हणतात. 
माणसाची सर्वांत मोठी गरज म्हणजे भूक 
भागवणे! जेव्हां त्याचं पोट भरलेलं असतं, सर्व 
प्रकारच्या सुविधा त्याला मिळालेल्या असतात, 
तेव्हां फालतू विचारांत मन रमतं, आणि निष्कारण 
वेळही बाया जातो. म्हृणून माणसांनी नेमी 
कोणत्यातरी कामांत गुंतलं पाहिजे. पैसे असले 
तरी जस्त कमाई करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 
आपली परिस्थिती सुधारली पाहिजे ब 
इतरांनादेखील मदत केली पाहिजे. म्हणजे त्या 
व्यक्तीला उगीचच दुःख उगाळत. बसण्याची 
संवय होणार नाही.'* 


च्वांदोबा 


जाळ्या 


> 





''हो काका, तुम्दी अगदी बरोबर सांगितलंत|" 
असं म्हणून लक्ष्मणने त्यांना मन:पूर्वक वांकून 
नमस्कार केला. 

रामदासने लक्ष्मणला सांगितलं, 'प्रामाधि- 
काऱ्याला तुझ्या वडिलांबद्दल फार आदर व प्रेम 
बाटत होतं. जसा पी तुझा दूरचा नातेवाईक आहे, 


तसेच तेही माझे दूरचे नातलग लागतात. 


ग्रामाधिकारी गंगारामने पाहिलं कीं तुझ्या 
आईवडिलांच्या मृत्यूमुळें तू दु:खांत बुडाला 
होतास. त्यांतून तू बाहेर येत नव्हतास, आणि 
कांही स्वार्थी आपमतलबी लोकांच्या जाळ्यांत 
तू अडकला होतास. ग्रामाधिकाऱ्याने मला निरोप 
पाठवला आणि तुझी अवस्था कळवलीन. तुझे 
मन ताळ्यावर याबे म्हणून त्यांनीच मला इकडे 
पाठवले. ज्या चोरांनी तुझी पैशाची थैली चोरली, 
ते खरेखुरे चोर नव्हतेच. ते ग्रामाधिकाऱ्यांनी 
पाठवलेले लोक होते. तुझी रक्कम त्यांच्याकडे 
सुरक्षित आहे. तू गंगारामची भुलगी गौरी हिला 
पाहिलं आहेस ना? तिने तिच्या आचाऱयाचची 
बहीण स्वयंपाक करायला तर्‌ पाठयलीच, पण 
तिच्या स्वयंपाकानची चव पाहायला, तू घरांत 


नसतोस तेव्हा अधूनमधून ती येऊन जाते. आणि 
स्वयंपाक चांगला झालाय कीं नाही त्यावर लक्ष 
ठेवते. तुला कांडी जास होऊं नये असं तिला ब 
तिच्या बडिलांना वाटतं. तुला कशी काय वाटते 
ही गौरी?'' रामदासने त्याला विचारलं. इ 

*'चांगली आहे, देखणी आहे, तरतरीत आहे, 
आणि छान, मनमिळाऊ आहे.'' लक्ष्मणने 
संकोचाने जरा चांचरत सांगितलं. 

रामदास त्यावर मोठ्याने हंसून म्हणाला, 
*“गंगारामला त्याच्या मुलीबाबतीत तुझं मत 
हवंच होतं. आता गौरी तुला आवडलेली दिसतेय. 
गौरीलाही तू आवडला आहेस. तुझी संमती असेल 
तर गंगारामला मी ही चांगली बातमी सांगतो." 
लक्ष्मणल्ला मनांतून खूपच आनंद झाला होती. 
जीवनांत आता सखररोखर नवा आनंद व खुधी 
शोधून काढण्याचे दिवस आलेले आहेंत, जुन्या 
दुःखी आठवणी कुरवाळत बसण्याची संवय 
आता गेली आहे, हे त्याला जाणबले. 

कांही दिवसानंतर लक्ष्मण ब गौरी यांचा 
विवाह मोठ्या थाटांत साजरा झाला. आपले काम 
पूर्ण झाल्यानंतर्‌ रामदास गांबी परत गेला. 





१ क र 1, 





क्य वी... 4 


(क्क 
30. 
1 शो. 


७. व ्ा न क -॥ ्कऱ्य्श आ ् ९ 
र त व ८, क. 
री / र 1 ४ 
का टर दू "गुह्य, 0.1) द 
न वग. 
व” ५ 
५.००. 
र.) 
>> ०. 


ही. 
1. 


1 


र्ह्डि 


ब्रह्मदत्त काशी राज्याच्या गादीबर असतां बोधि- 
सत्यांनी एका वाण्याच्या घरात अवतार घेतला, 
'पिलूशेट' या नांवानेच लोक त्यांना ओळखत. 
ते कुशाग्र बुद्धीचे होते ब त्यांना शुभाशुभशकुनांचे 
शास्त्र चांगले अवगत होते. 

एकदा पिलूशेट राजसभेत जात असतां 
त्यांची नजर एका मेलेल्या उंदरावर पडली, व ते 
म्हणाले - “'कोणी हुशार मुलगा असेल, तर तो 
या मेलेल्या उंदरापासून ब्यापाराला सुरवात 
करील, ब शेबटी लझसुद्धा करील. 

ते बाब्य एका तरुणाच्या कानावर पडले. तो 
उच्च कुळांतच जन्मला होता, परंतु फार गरीब 
होता. पिलूशेट म्हणाले ते सत्य होणारच, असा 
पूर्ण विश्‍वास बाटून त्याने तो मेलेला उंदीर नेऊन 
मांजराला आहार म्हणून एका पैशाला बिकला. 

त्याने त्या पैशाचा गूळ ब्रिकत घेतला आणि 
बरोबर एक मडके भरुन पाणी घेऊन रानातल्या 
वाटेवर जाऊन बसला. रानांतून फुलें वेचून त्यांच्या 


जातक कथा 


८८.४4 





माळा करून बिकणारे पुष्कळ माळी त्या बाटेने 
आले, त्यांना त्याने थोडा गूळ खायला देऊन 
प्यायला पाणी दिले. प्रत्येकाकडून त्याबद्दल 
ओंजळ भरून फुले मागून घेतली. नंतर ती फुले 
विकून त्याने थोडे पैसे मिळविले. 

दुसर्‍या दिवशी थोडा जास्त गूळ विकत 
घेलता ठ मडके भरून पाणी नेऊन पुन्हां त्याच 


जागी जाऊन बसला. त्या दिवशी त्याला 


माळ्यांनी फुलझाडेसुद्धा दिली. अशा तऱहेने त्याने 
थोड्याच दिवसात कांही रौप्य नाणी संपादन 
केली. 

एक जोराचे वादळ सुटले. राज्याच्या 
उद्यानांतील झाडांच्या बाळक्‍्या फांद्या व पाचोळा 
वाऱ्याबरोबर राजोद्यानात सर्वत्र पडल्या. आतां 
हे उद्यान झाडून स्वच्छ कसे कराबयाचे या 
विचारात माळी असताना तो तरुण तेथे गेला व 
म्हणाला - “झाडाचा पाचोळा व फांद्या मला 
देणार असाल तर मी सर्व राजोद्यान झाडून साफ 


पड 


.- 4४0६ 


(ं १-१... 





करून देतो.'' माळ्याचने ते मान्य केले. 

तेव्हां तो तेक्ष्ण मुलगा जिर्थे मुळे खेळत होती 
तिथे गेला, आणि सर्वांना थोडा थोडा गूळ खायला 
देऊन त्यांना राजोयानात बोलावून घेऊन आला. 
त्यांच्याकरवी त्याने वाळक्या काटक्या, पाचोळा 
जमवून तो राजोद्यानाबाहेर पोचता करविला. 

त्याच वेळी राजाचा कुंभार त्या बाजूने जात 
असताना त्याला राजोंद्यानासमोर काटक्या ब 
पाचोळा दिसला. आवा पेटवायला त्याचा 
चांगला उणणोग 'होईल असा चिचार ऊरून त्याने 
त्याची किंमत विचारली. त्या तरुणाने सव्वीस 
गौप्यनाणी सांगितली. कुंभाराने सव्वीस रुपये दिले 
आणि बर काडी मडळी पण दिली. 

अशातऱडेने सव्वीस रुपये मिळविल्यावर त्या 
तक्षणाच्या मनात आणखी एक बिचार आला. 


च्यांदोबा ब्रै3 


तो नगराच्या बाहेर एक मोठे कुरण ठोते तेथे पांचशे 
लोक गवत कापीत होते. त्यांना त्याने प्यायला 
पाणी पुरनिले. त्यांनी त्या तरुणाला त्याला वाटेल 
ती मदत कराथ'चे मान्य केले. मला गरज भारोल 


अ 


तेव्ह तुमची मदत घेईन असे त्या तरुणाने त्यांना 
सांगितले. 

नंतर एके दिवशी त्याला त्याच्या ओळखीच्या 
व्यापाऱ्याकडून, त्या गांबी एक घोड्याचा 
व्यापारी पांचशे घोडे घेऊन येणार असल्याचे 
कळसे, लगेच त्या तरूणाने गवताचे भारे 
विळणाऱयांना 'मेटून एकेक ओझें गवताचे आणून 
तो सांगेल तेथे टाकायला सांगितले आणि त्यांना 
बजावून सांगितलें की त्याच्याजवळ'चे सर्ब गवत 
विकले जाईपर्यंत त्यांनी आपले गवत विकायला 
काढता कामा नये. त्यांनी ते मान्य करून पांचशे 





ओझी गवत आणून त्या मुलाकडे आणून टाकले. 

त्याला समजले होते त्याप्रमाणे तो घोड्यांचा 
व्यापारी आपल्या पांचशे घोड्यांसह आला. 
त्याला हवे होते तितके गवत आणखी कोठे 
मिळाले नाही, म्हणून त्या तरुणाकडून पांचशे 
ओझी गबत विकत घेऊन त्या ब्यापाऱ्याने त्या 
तरुणाला एक हजार रुपये दिलें. 

आणखी कांडी दिवसांनी त्या तरुणाला 
माहीत असलेल्या एका दर्यावर्दी व्यापाऱ्याकडून 
कळले की बंदरात एक मोठे गलबत येणार आहे. 
ते ऐकताच त्याच्या डोक्यांत एक नवीन विचार 
आला. 

त्याप्रमाणे त्याने एक उत्तम गाडी आठ रुपये 
भाड्याने ठरविली ब ती घेऊन तिच्यांत बसून 
बंदरात गेला. त्याने एक अंगठी आगाऊ रक्कम 
म्हणून देऊन गलबतातला सर्व माल विकत 
घेतला. नंतर त्याने तिघां नोकरांना नेमले व कोणी 
व्यापारी खरेदीला आले तर त्यांना बोलावून घेऊन 
यायला सांगितले. 

इतक्यांत गलबत बंदरात आल्याची बातमी 
कळली. तेब्डा काशीचे शंभर व्यापारी माल खरेदी 








करायला बंदरात आले. त्यापूर्वीच कोणीतरी 

तरुणाने सर्ब पाल बिकत घेतला असल्याचे 
त्यांना कळले. सर्व व्यापारी त्या तरुणाकडे आले. 

त्या तरुणाने त्यांना गलबतातील माल विकून 
दोन लाख रुपये मिळविले. 

नंतर तो तरुण पिलूशेटकडे गेला व त्यांना 
त्याने लक्ष रुपये दाखविले. 

पिलूशेटने त्याला विःचारले - ''मुला, तुला 
एवढे रूपये कसे काय मिळाले रे?*' 

तो तरुण म्हणाला - “आपल्या उपदेशामुळे 
सार महिन्यात मी ही मिळकत मिळविली.'' असे 
सांगून त्या तरुणाने तो मेलेला उंदीर एका पैशाला 
विकल्यापासून पुढे कायकाय केले, ती सर्ब कथा 
सांगितली. 

ते सर्व ऐकून पिलूशेटने बिचार केला, कीं 
अशा हुशार तरुणाला इतर कोणाच्या हाती लागू 
देतां कामा नवे. त्यांनी आपल्या मुलीचे लग्न त्या 
तरुणाशी करुन दिले व त्यांच्या जवळची सर्व 
संपदा पिलूशेरने त्या मुलाच्या नावी लिडून ठेवली. 
पिलूशेट वारल्यावर तो तरुण 'शेट' म्हणून 
ओळखला जाऊ लागला. 





त षः 
। 
रभ |, 
री 
्् 
१५ 


विष्णू जयवबिजयांना म्हणाला - '"कषीमुनींचा 
शाप अमोघ असतों. माझ्याशी मित्रभावाने राडून 
सात जन्मानंतर तुमचा उद्गार होईल. नाहीतर 
शत्रुत्वाने वागून तीन जन्मांतच माझ्या हातून 
तुम्हाला मुक्ती मिळेल. तुम्ही तुम्डाला काय पाहिजे 
ते सांगा. 

जयवबिजयांनी परत विष्णूच्या सेवेला लवकर 
हृजर व्हायला यावे, म्हणून तीन जन्मांतच उद्गार 
व्हावा अशी इच्छा प्रकट केली. 

तेव्हां जयविजय दोघे शहाणे असल्याचे 
आळखून सनकसनंदादी मुनी विष्णूला म्हणाले 
- "तुला रागद्वेष हे सारखेच वाटतात. तुझ्यापाशी 
शत्रुत्व ठेवणारे हे जास्त तरवकर तुझ्यापाशी 
येतात, हे आम्हाला आताच कळले! तुझ्या 
द्वारपालकांवर राग दर्शवून आम्ही जी घाई केली, 
त्याबद्दल लाज वाटते. आम्हाला क्षपा करा.” असे 





सांगून लक्ष्मीनारायणांचे अनेक प्रकारे स्तोत्र गात 
निघून गेले. 

जयविजय हे कश्यप प्रजापतीची पत्नी दिंती 
हिच्यापोटी हिरण्यकश्यप आणि हिरण्याक्ष या 
नामे जन्मले. दितीची पुलं म्हणून दैत्य म्हणजे 
राक्षस होऊन जन्णाला आले. 

दोघे भाऊ फार शूर ब पराळूमी निघाले, 
दोघांनी ब्रह्मदेवाचे स्मरण करून तपश्‍चर्या केली 
आणि मोठ्मोठे बर प्राप्त केले आणि विष्णूचे वेरी 
म्हणून प्रसिद्ध झाले. हिरण्यकश्यप राक्षसांचा 
राजा झाला, त्याने दिष्णूचर विजय मिळविण्या्च) 
प्रतिज्ञा केली. 

हिरण्याक्षने विष्णूला चीड यावी यासाठी घोर 
कृत्ये करुन भूमीला घरंगळत नेऊन रसातल 
समुद्रांत ढकलले. भूमी रसातलार्‍च्या बुडापर्यंत 
जाऊन बुडली., भूदेवीने विष्णूचे स्मरण करुन 


«. बराहवतार ब नरसिंहावतार 





तेचा उद्गार करायला त्याची करुणा भाकली. 

विष्णूला भूदेबींची कीव आली व त्याने 
दशावतारापैक्री तिसरा अवतार बराहावतार धारण 
कैला. 

ब्रह्मदेव यज्ञ करीत असताना यज्ञकुंडातून 
शुभ्र कांती असलेली एक ठिणगी उडाली. त्या 
ठिणगीला मोठी होत गेल्यावर एका रानडूकराचे 
रूप आले. त्या डुकराला विष्णूचा अबतार मानून 
ब्रह्मादि देव यज्ञवराह, घेतवराह, आदिवराह या 
नांबे त्याची स्तुती करू लागले. 

तो यज्ञबराह बाढत बाढत ब्रह्मांडाएवढा 
वाढला. त्याचे चारही पाय बळकट होते. त्याची 
कातडी पोलादी कवचासारखी टणक आणि 
त्याला बज़ासारखे लांब ब बळकट सुळे होते. 
त्याचे डोळे लाल अस्रीसारखे होते. मानेपासून 
शेपटापर्यंत उभे बोचणारे सोनेरी रंगाचे केस होते. 
असा तो बराह हुंकारल्याबरोबर सर्व विश्‍व हादरले. 








यज्ञवराहाच्या नाकावर खड्गासारखे पिंग तळपत 
होते. 

वराह्वावतार विद्युतवेगाने रसातलाकडे पळत 
गेला. त्या वेगामुळे सर्व दिशा दचकल्या ब 
प्रलयकाळांतला बायू सुरू झाला. 

र्सातल समुद्रांत बुडी मारून जाऊन खाली 
बुडाला बुडून गेलेली पृथ्वी त्याने आपल्या शिंगाबर 
उचलून घेतली. 

त्याच वेळी हिरण्याक्षाने बरुणाबर स्वारी 
करून त्याला युद्धाला आव्हान केले. 

वरुण त्याला म्हणाला - “अरे वेड्या, तुला 
युद्ध कराबयाचेचच असेल तर रसातळाला जाऊन 
भूपीचा उद्घार करण्यासाठी गेलेल्या यज्ञवराहाशी 
कर!”' हिरण्याक्ष लगेच फिरला आणि त्वेषाने 
जाऊन वराहावताराला त्याने टक्कर दिली. विराट 
रूपांत असलेल्या विष्णूशी हिरण्याक्ष मोठ्या 
शौयतनि लढला. आपली गदा विष्णूच्या गदेवर 
जोराने हाणून ती पाडली व मोठा पराक्रम 
केल्यासारखा पहात उभा राहिला. विष्णूने त्याच्या 
शौर्याची स्तुती केली आणि पुन्हां गदा घारण 
केली. दोघांचे घोर गदायुद्ध झाले. शेवटी 
बराहावताराने आपले शिंग हिरण्याक्षाच्या पोटांत 
खुपसून त्याला ठार केले. 

बराहबतार धारण केलेल्या बिष्णूला भूदेबीने 
वंदन केले. वराहमूर्तीने भूदेवीला उचलून घेऊन 
मांडीबर घेतले. ब्रह्मदेवादि देवांनी पुष्पवृष्टी करून 
जगपती बिष्णूची अनेक प्रकारे स्तुती केली. 

डुक्कराचे ळू्प घेऊन आपल्या धाकट्या 
भावार्‍चा वध करणाऱ्या विष्णूवर सूड उगवण्याचे 
ठरवून प्रथम ब्रह्मदेवाकडून वबरप्राप्ती करून 


_ मे २००४ 46 चांदोबा 


वक्र क... 








घेण्यासाठी निघून गेला. त्यावेळी त्याची राणी 
लीलावती ही गरोदर होती. 

तिच्या गर्भातील शिशूचचा वध करण्यासाठी 
दंद्र मायावी रुपाने तिच्याकडे जात असतां 
आकाशमार्गे नारद त्याला वाटेत भेटला आणि 
म्हणाला - ''इंद्रा! तू हे काय काम करायचे 
डोक्यात घेतले आहेस? तू हा प्रयत्न सोड. सर्वदा 
आणि सर्व परिस्थितीत हिरण्यकश्यप सूड भावनेने 
विष्णूविषयी विचार करीत असल्याकारणाने 
लीलावतीच्या पोटात जो बालक आहे, त्याच्या 
मनांत विष्णुभक्ती निर्माणं झाली आहे. विष्णूची 
लीला अशी अगाध आहे. लीलावतीच्या पोटी एक 
थोर विष्णुभक्त जन्माला येणार आहे. म्हणून 
तिच्या वाटेस जाऊ नकोस आणि आल्या वाटेने 
परत जा.'' असे इंद्राला सांगून नारद लीलावतीला 
आपल्या आश्रमांत घेऊन गेला. 

आश्रमांत नारद बेदांताविषयी बोले व 
विष्णूचची लीला वर्णन करून सांगे, तेब्हां 
लीलावती'च्या पोटांतील शिशू लक्ष देऊन सर्व ऐके 
आणि 'हो' कार ही देई! लीलाबती बाळंत होऊन 
तिला मुलगा झाला, 

हिरण्यकश्यपने धोर तपश्चर्या करून 


. ब्रह्मदेवाला प्रसन्न केले.आणि त्याच्याकडून एक 


फार मोठा वर प्राप्त केला. भूमीवर, आकाशांत, 
रात्री किंवा दिवसा, घरांत किंवा घराबाहेर, 
प्राण्याच्या हातून अगर माणसाच्या हातून, किंबा 
देव वगैरे स्वर्गातील निवासियांच्या हातून, 
जीबकोटी किंबा जडपदार्थाच्यामुळे, या सृष्टीत 


_ जे काही आहे, त्यांच्यापैकी कोणाच्यादीमुळे, 
, आपणांस मरण येणार नाही असा अमोध बर प्राप्त 


चांदोबा 47 





केला. त्याने जो जो वर मागितला, ते सर्व ऐकून 
ब्रह्मदेब *'तथास्तु!"' म्हणाला. 

वरप्राप्ती झाल्यानंतर, नारदाच्या तोंडून 
मध्यंतरी ज्या ज्या गोष्टी घडल्या, त्या ऐकून 
हिरण्यकश्यपू गर्वाने नारदाच्या आश्रपांत गेला. 
त्याने मोठ्या उत्साहाने मुलाचे बारसे करून 
मुलाचे नाव प्रल्हाद असे ठेवले. नंतर त्याला व 
त्याच्या आईला थाटामाटाने वाजत गाजत तो 
राजवाड्यांत घेऊन गेला. 

हिरण्यकश्यपूने इंद्राचा पराभव करण्याचे 
ठरबून स्वर्गाबर स्वारी केली आणि इंद्राचे आसन 
बळकाविले. सर्व दिकूपालांना त्याने जिंकले. 
देवांना ढोरांसारजे यडवून काढले. शचीचा 
अपमान करायला गेला, तेन्हा लीलावती मर्धे आड 
उभी राहिली. हिरण्यकश्यपूने गर्वांध होऊन : 
मुनींच्या आश्रमांना आगी लावल्या, ज्यांचा 
ज्यांचा विष्णूवर विश्‍वास होता, त्यांची कत्तल 


मे २००४ 





केली गेली. विष्णूचा विरोध करणे हेच त्याच्या 
आयुष्याचे एकमात्र ध्येय होसे. विष्णूला चीड 
येण्यासाठी जे कांही करणे शक्य होते, ते सर्ब 
त्याने केले. तरी विष्णू त्याच्या वाटेला गेला नाही 
हिरण्यकश्यपूने वैकुंठावर स्वारी केली. परंतु तेथे 
त्याला विष्णू दिसला 

“मला भिऊन पळून गेला, भितरा!”' असे 
म्हणत हिरण्यकश्यपू परत फिरला. 

प्रल्हाद दिवसेदिवस जसा वाढत गेला, 
तसतसा विष्णूच्या नामाचा जप अधिकाधिक 
करूं लागला. असा कुलद्रोडी आपल्या बंशात कां 
जन्माबा'? हीच चिंता हिरण्यकश्यपूला सताबू 
लागली. 

त्याने आपले गुरू पुत्र चंडामार्काना प्रल्ढादकडे 
लक्ष द्यायला सांगून त्याला विद्याध्ययन करायला 
लाबायला सांगितले. 


मे २००४ 4३8 





प्रद्मादने गुल्कुलात रहात नट हरीध्यान 
करीत असतांच सर्व अध्ययन संपविले. आपल्या 
सहेपाठी पुलांना विष्णुभक्तीचा उपदेश करून 
त्यांना मोक्षप्रापत्तीच्या मार्गाला लावले. 

'चंडामार्क प्रल्डादला त्याच्या वडिलांकडे 
घरेऊन गेले. हिरण्यकश्यपूने मुलाला मांडीवर घेतले 
वम्हणाला - “बाळारे, तू जे अध्ययन आजपर्यंत 
केलेस, ते तुला कितपत कळले हे कळावे, म्हणून 
तू एखादे पद म्हण पाहूं!" 

प्रह्माद म्हणाला, “बाबा, गुरुजींनी मला जे 
कांही शिकविले ते मी लवकरच शिकलो. सर्व 
विद्यांत श्रेष्ट विद्या म्हणजे विष्णूच्या चरणी 
एकचित्ताने मन लावणे होय! विष्णूचे स्मरण ज्या 
जन्मांत होते तोच खरा जन्म! 

हिरण्यकश्यपूने मुलाला मांडीवरून खाली 

ढकलले आणि' रागाने चंडपार्काना म्हणाला 
''हेच का तुम्ही याला शिकविलेत?* 

चेंडामार्क दोघे थरथर कांपत म्हणाले - 
“आमची चूक कांहींच नाही. आमच्यावर रागावू 
नका!'' या शब्दात विनंती करून प्रह्ाद गुरुकुलात 


राहून काय करीत होता ब तो कसा बागला, ते 


सविस्तर वर्णन करुन सांगितले. 

हिरण्यकश्यपू मुलाला म्हणाला - “त्या विष्णूने 
डुकराचे रूप घेऊन तुझ्या चुलत्याला ठार केले, लो 
आपल्या राक्षस जातीचा हाडवैरी आहे. तू त्या 
विष्णूची स्तुत्ती गाणे हा अक्षम्य कुलद्रोहाचा 
अपराध आहे. तू हा बिष्णु भक्तीचा नांद सोड त्याला 
विसर." 

“तू दानवेश्वर आहेस, मला शिक्षा करणेच 
तुला योग्य आहे. परंतु लोखंडाचा तुकडा 


यांदोबा 


लोहचुंबलाला जसा चिकटतो, तसेच माझे मन 


विष्णुचरणी लीन झाले आहे, मकरंद जसा 
एंदारपुष्पाला चिकटल्याबर सोडीत नाडी, तसेच 
विष्णूचे विस्मरण मला शक्य नाही. माझ्या जिवांत 
जीब असेपर्यंत विष्पुनामस्मरण जाणे शकय नाही. 
हा जीवसुद्धा त्या विष्णुचाच आहे. 

अजून नाकसुद्धा सरळ दिसत नसलेला बालक 
प्रल्हाद जे म्हणाला ते ऐकून चिडून जाऊन 
हिरण्यकश्यप संतापून म्हणाला - “तर्‌ मग तुजे 
मरण निश्‍चित समज! तुला आहार, जलप्राशन 
कांही मिळू न देतां तू उपाशी ब तहानेला मर!" 
असे म्हणत प्रल्हादाला त्याने अंधारकोठडीत 
टाकले. 

पुत्रप्रेमाने लीलावतीला प्रल्हादाचे ते हाल 
पाहूवले नाहीत. दिवसामागून दिवस जात होते 


ऱ्£ ड्‌ 
(“ददन च... 2 


"क अहि कही 6 


१ 
12% 


चांदोबा 49 


लीलावतीचा शोक न पाहवल्यामुळे 
ह्रिण्यकश्यपने तुरुंगाचे दार उघडवले, आणि 
हरिंभजनांत तलीन झालेल्या प्रल्हादाला पाहिले. 
इतके दिवस अन्नपाण्याबांचून राहूनही तो कसा 
जिवंत राहिला, असे आश्‍चर्यचकित होऊन पाहूं 
लागला, त्याला भयंकर राग आला व त्याने 
प्रल्हादाला हत्तीच्या पायास्त्राली तुडवायला 
सांगितले 

सिंहाला पाडून जसे भितात तसे हत्ती 
प्रल्हादाला पाहून भ्याले. माहूतांनी अंकुश मारून 
त्याना चालवल, 

म्हणून प्रल्हादावरून ते चालून गेले तरी 
त्याच्या अंगाला थोडादेखील अपाय होऊ दिला 
नाही. 

प्रल्हादावर साप सोडण्यात आले. परंतु वेटोळे 





मे २००६ 


करुन ब फडा काढून त्यांनी जणूं कांही प्रल्हादांवर 
छत्रच धरले. 

हिरिण्यकश्यपूने पर्वताच्या कड्यावरुन 
प्रल्हादाचा कडेलोट करविला, त्याला आगीत 
टाकविले, समुद्रात टाकविले. त्याला कालकूट 
प्यायला लावले, टे सर्व करुन प्रल्ढाद सुरक्षितच 
असलेला पाडून हिरण्यकश्यप त्याला म्हणाला - 
''तू मरत नाडीस, द्याचे गुपित काय, ते कळूं दे 
तरी !"' 

प्रल्हाद हंसत म्हणाला - ''ह्यांत गुपित असे 
कांहीच नाही. हत्तीत, सांपात, दगडा, धोंड्यांत, 
बस्तीत, समुद्रांत, बिषांत, सर्वात, तुझच्यांत, 
माझ्यात विष्णू आहे, हे सत्य तुम्हाला दिसत नाही! 
तुम्ही मला ठार करणे आणि मी जिवंत राहणे, ही 
सर्व त्या नारायणाची लीलाच आहे, बाबा!" 

ते ऐकून हिरण्यकश्यपूला जास्तच राग आला. 
प्रल्हादाला फरफटत ओढत नेत त्याने आपली 
गदा हातांत घेतली. लीलावती ते दृश्य पाहून 
मूच्छितच झाली. चारी बाजूला राक्षस थक्क व 
भयभीत होऊन निश्चेष्ट उभे होते. 

सभामंडपासमोर लोखंडाचा मोंठा जयस्तंभ 





होता. हिरण्यकश्यपूने प्रल्डादाला तो लोडस्तंभ 
दाखवून विचारले - ''काय रे, कुलदोडी! तो माझा 
विजयस्तंभ आहे. माझ्या घाकट्या भावाला ठार 
करणाऱ्या त्या निष्णूशी मी युद्ध करून मी त्याला 
तुझ्यासमोरच ठार करती व त्याच्यावर सूड 
उगबितो. त्यांत आहे का तुझा तो विष्णू? 

“ती शंका करण्याचे कारणच नाही! तो 
सर्वव्यापी आहे. त्या खांबातही आहे!” प्रल्हाद 
म्हणाला. 


हिरिण्यकश्यपाने तरातरा जाऊन स्तंभावर 


गदाप्रहवार केला. प्रलयकाळातला भयंकर आवाज 
झाला. चतुर्दश भुवने हादरली. प्रलयकालांतले 
भयंकर ढग गडगडू लागले. स्तंभ दुभंगला तेव्हां 
ब्रिजेच्या चेकचेकाटापाठोपाठ दशावतारातील 
चवथा नररिंहावतार प्रगट झाला. 

त्याचे डोके सिंडाचे व देह माणसाचा होता. 
हाताला सिंहाची नखे होती ब त्यापूर्वी सृष्टीत 
कधी दृष्टीस न पडलेले रूप धेऊन नररिंहाने प्रलय 
भयंकर गर्जना केली. पांचजन्य शंखांचा ध्वनी 
झाला. त्याच्या चारी बाजूला सुदर्शन चक्क फिरत 
होते. 





"२००४ 5 








किक उनततकत्चस्स्ानत व व्य प 
विवध सस्कुतातल्या कथा 





ही फार पूर्वीची गोष्ट आहे. त्यावेळेला मानवाने 
आगीचा प्रयोग पाहिलेला होता, पण आग पेटवायची 
कशी, डेकांडी त्यांना माहीत नव्हते. फिजी बेटावरच्या 
रोट्रमा पर्वताच्या खोल, अंधाऱ्या गुर्ढेत टुंबा नांवाचा 
एकराक्षस राहात होता. त्याचे भयानक दांत पेटलेल्या 
निखाऱ्यासारखे उष्ण. होते. जेव्हां तो आपते तोंड 
उघडत असे, तेव्हां त्याच्या दांतातून निघालेली धन 
एखाद्या भड्टीतून निघणाऱ्या उष्णलेइतकी होती. 

सुदैवाची गोष्ट अशी कीं तो जास्त वेळ आपल्या 
गुहेत झोपून राहात असे, आणि जेव्हां तो आपल्या 
गुद्धेतून बाहेर येई तेव्हां मोठमोठ्या टांगा टाकत 
पर्वताबरुन खाली उतरत असे. त्या बेळीं त्याच्या 
भयंकर चेहऱ्यावरुन उष्ण श्वास बाहेर पडले कीं 
वाटेवरची सारी झुडुपे त्या घयीने-कोळपून जात ब 
त्यांची राख होई. ,/८ )** ची 
चांदोबा 


त्र 
ष्‌ 


((3.0:181२२४) 








१ ४-णके-. 51 








क क ४८ ७० 
॥फजा द्षाप समहातला एक दतकथा 


राक्षसाने आपली 
आग हरवली 


त्या पर्वताच्या पायथ्याशी समुद्राच्या कांठाबर 
भं गांवकरी नेंहभी प्रार्थना करीत कीं ह्या 
राक्षसाने नेहमी झोंपून राहावे आणि 

आयो पेच्याबाके गु र कधी येऊंच नये. 
त्या गांवात चार चतुर तरुण राहात होते. 
त्यांची नांवे होती लेकाबाय, दाकुवाका, 
क. मासीलाका आणि तुईवेसी] ते मोठ्या 
उत्सुकतेने या दैत्याच्या लाल उष्ण 
*४** एबासाकडे बघत दोते. कांहीही कलन त्याच्या 
तोंडातून थोडीशी आग आणायला हवी, अशी 

त्यांची इच्छा होती. 

“पजर ती आग आपल्याजवळ आली तर किती 
ऱचांगलं होईल. म्हणजे आपल्या बायका चांगलं भोजन 
शिजवूंशकतील.'' तुईवेली म्हणाला. ''अंधाऱ्या रात्रीं 
आपल्याला उजेड आणि थोडी उंब मिळायला हबी'' 
दाकुवाका बोलला. “तर मग चलू या, त्याच्या 
तोंडातून थोडीशी तरी आग आपण चोरुन आणु या.'' 
मासीलाका व लोकाबाय म्हणाले. 

लगेच या धाडसी तरुणांनी नारळीच्या 
वाळलेल्या झांबळ्यांची गुंडाळी केली आणि अगदी 
सावधपर्णे, कुणाला दिसणार नाही अशा बेताने तें 
त्या गुद्देत शिरले. टुंबा तिथें गाढ झोपलेला होता. 
त्याच्या प्रत्येक श्‍वासागणिक आगीची ज्वाळा 
त्याच्या तौडातून बाहेर येई आणि त्याच्या त्या भयंकर 


मे २००४ 











तोंडात ती ज्वाळा परत जात होती. गुडेत पडलेले 
दगडधोंडे व इतर वस्तू हळूंहळूं हाताने एका बाजूला 
सारीत, ते गुहेत अगदी हलक्या पावलांनी शिरले. 
त्यांच्या आवाजामुळे तो राक्षस उठेल अशी त्यांना 
भिती वाटली. 

ते राक्षसाच्या अगदी जवळ गेले आणि 
नारळाच्या झाबळ्यांची गुंडाळी त्यांनी राक्षसाच्या 
अगदी तोंडाजवळ धरली. त्या झापांनी लगेच पेट 
घेतला. 

आणि आनंदाने उत्तेजित होऊन तुईबेसीने 
आपल्या हातांतली गुंडाळी राक्षसाच्या ओठांबर 
चोळली. राक्षस जागा झाला. त्याने डोळे उघडले. 
त्याबरोबर पेटलेली गुंडाळी घेऊन पळून जाणारे ते 
चौघ्रेजण त्याला दिसले. 

''माझी आग चोरण्याचं दुष्कर्म कुगी केलंय?'' 


मे १००४ 52 





टुंबा गरजला. त्याच्या तोंडातून लहानमोठ्या ज्वाळा 

बाहेर निघत छोत्या. 

“या बेटाबर फक्त मीच आगीचा मालक आहे.'' 
असं म्दणून त्याने डोळे चोळले आणि त्या 
पर्वतावरून झपाट्याने खाली जाणाऱ्या त्या 

। चार तल्णांचा तो पाठलाग करायला लागला. 
ते तरुण कसेबसे गांवाजवळच्या पुका गुर्हेत 

, जाऊन पोंचले, आपल्या हातांतल्या पेटत्या 

' झावळ्या घेऊन ते गुहेत शिरले, आणि 

त्यांनी गुहंच्या तोंडावर एक मोठा दगड 

आंतून ठेवला आणि गुहा बंद केली. 
“वा! शेवटी उरापण टुंबाच्या 
तावडीतून वांचलो आहोत, हा तोडाबरचा 
डर दगड त्याला कांही सरकवता येणे शक्‍य 
नाही.'' दाकुबाका म्हणाला. 


प्पट लेकाबाय हा त्या सर्बाच्यात जास्त 
ध्य आणि व्यवडारी होता, तो त्यावर म्हणाला, 


“टुंबाचा पाठलाग टळला कीं त्यानंतर आपण घरी 
कसे जायचे त्याचा आधी विचार कहुंया.*।... 
त्याबेळी टुंबा गुहेच्याबाहेर यसून ओरडत होता 
आणि या चौघाजणांना बाहेर यायला आव्हान देत 
होता. संतापाने तो वेडापिसा झाला होता. त्याच्या 
कानानाकांतून धूर बाहेर येऊं लागला होता. ते 
चारीजण बाहेर कशाला येतील? अरण्याला आग 
लागती आणि त्या राक्षसाला त्याची धग जाणवायला 
लागली. नु्षेच्या आंत लपलेल्या त्या चौंघाजणांना 
देखील बाहेर आग लागून काय हाहाकार उडाला 
असेल, त्याची थोडीफार कल्पना येत होती. 
आता राक्षस आणि ते तरुण, सर्वाच्याच लक्षात 
आलं कीं जर आपला जीव वांन्चवाय'चा असेल तर 
कांहीतरी उपाय करायलाच हृवा! टुंबाने कल्पना 
मांडली, “मित्रांनो, जर तुम्ही मला आंत येऊं दिलंत. 
$ चय 








तर मी तुम्हाला एक छानसे गार्णे ऐकवीन.'' राक्षस 
प्रेमळपणे बोलत होता. 

त्या तरुणांना त्यांतला अर्थ लक्षांत आला. त्यांनी 
गुहेच्या तोंडाबरचा दगड जरासा सरकाबला आणि 
एक बारीकशी फट दिसायला लागली. 

_ पणतेबढ्या फटीबर कांडी टुंबाचे समाधान ज्माले 
नाही. ''ओरे, एवढ्याशा फटीतून मी कसा काय आंत 
येऊं शकेन)? जरा अजून थोडासा तरी दगड सरकवा 
ना!” त्याने अजीजीने म्हटलं. पण त्याने मनांत 
विचार केला होता कीं गुहेत भुसल्यावर लगेच तो 
आपले उष्ण श्‍वास सोडून त्यांची राखरांगोव्ी करून 

आता लेकाबायला एक नामी उपाय सुःचला. 
त्याने कुजबुजत आपल्या मित्रांना काहीतरी 
सांगितलं. त्या चौघाजणांनी खांद्याचा जोर लावून 
तो भलामोठा धोंडा आणखी थोडा आणखी 
सरकवला. ती फट आता चांगली मोठी झाली आणि 
ट्राने गुहेंत आपले डोके धरुसवले. त्यावरोभर 
लेकाबायने मोठ्याने म्हटले, अरे, जरा अजून 


च्यांदोबा 5 


हलबा ना!'' आणि त्या 'चौघांनी तो दगड जोरांत 


- ढकलला, आणि गुहेचे दार बंद झाले. ठुंबाला याची 


कल्पनाच आली नव्हती. त्या गडबर्डीत त्याचाही 
गोंधळ झाला ब त्याला कांडीही करता आले नाही. 
त्याचे डोके चेमटून फुटले आणि दांत बाहेर निखळून 
पडले. त्याचे निखाऱ्यासारखे दांत आता थंडगार 
आणि काळे पडले. 

चायी नबयुवकांनी मेलेल्या टुंबाला गुंत घुसबतं 
आणि ते गुहेतून बाहेर आले. आसपासच्या 
गांबातल्या लोकांना ही आनंदाची बातमी ते 
ओरडून सांगत डोते, ''आम्ही राक्षसाल मारले आहे. 
आता त्याचे दांत यापुटे आन ओकणार नाहीत, 
पण आन नष्ट झालेली नांही, ती आमच्याजंबळ 
आहे. आता आपले जीवन सुरक्षित झाले आहे." 

आता गांबकऱ्यांना टुंबाची भीती उरली नाही 
किंवा त्याच्या उष्ण एवासाचीडी कटकट शहिली 
नाही. त्यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन आगीचा उपयोग 
करायला सुरवात केलीं. आता ते बटाटे व मासे 
तेळून खायला शिकले. 











हेलापुरीत राहाणाऱ्या गृप्तधनी व्यापाऱ्याकडे 
चौदा वर्षांचा सोमशेखर घरकाम करीत होता. 
त्याचा पिलाही पूर्वी याच घरी कामाला होता, 
कांही वर्षांपूर्वी त्याचा एकाएकीं पृत्यू झाला. 
त्यामुळें लहान बयांतच शेखर इथें कामाला 
राहिला. त्याची आई त्याच्या बडिलांपूर्वीच मरण 
पावली होती, गुप्तधनींच्या घरामागे एका 
झोंपडीत तो राहात होता. 

त्याला दरमहा पगार होता. शिवाय भोजन ब 
कपडालत्ताही त्याला घरांत मिळत होता. म्हणून 
पगाराची रक्कम तो एका लहानशा डब्यांत सुरक्षित 
ठेवीत होता. 

गुप्तधनीच्या घरातल्या प्रत्येकाला जे काम 
हे असे ते शेखर करुन देत होता. सर्वजण 
त्याच्याबर निर्भर राहात होते 

एक दिवस तो अंगणांतल्या विहिरीचे पाणीः 
काढताना बादली ओढत होता, तेव्हा गुपतधनीने 
त्याला जरा रागांत म्हटले; ''सोम, किती बेळ 


'हिऱ्याचा हार 


झालाय, तू अजून गाईची धार काढली नाहीस. 

मुलें दूघासाठी खोळंबली आहेत." 

तो कर्कश आवाज ऐकून शेखर नाराज झाला. 
पण आपली नाराजी न दाखवता तो म्हणाला, 
“साहेब, माझं नांव सोमशेखर आहे. नुसतं सोम 
नौही. अशा प्रकारे मला हांक मारलेली मला मुळीच 
आवडत नाही!" 

त्याचा बोलण्याची कठोर शैली बघून गुप्तधनी 
चकित झाला. 'घरांतले सगळेजण त्याला आजवर 
'सोम' म्हणुनच हांक मारीत आले होते. यापूर्वी. 
त्याने कधी याबद्दल कुरकुर केली नव्हती. आज 
हा सोम असा कां उलट बोलतो आहे याचा विचार 
गुप्तघनीच्या मनांत तरळत राहिला.'' तरीही 
आपला रोष त्याने प्रकट केला नाही आणि तो 
सोमला म्हणाला, ''याच्यापुढे मी तुला अशीच 
हक मारीन - सोमशेखर प्रसादजी, गाईची घार 
काढायचे कष्ट घ्याल कां? 

शेखर मोठ्या उल्साहाने ब आनंदाने 


कैलासनाथ 








गोठ्याकडे धारा काढायला गेला. थोड्या वेळाने 
दुधाची कासंडी घेऊन शेखर घरांत आला, तेब्डां 
गुप्तघनींच्या आईने त्याला सांगितले, ' अरे सोम, 
घरांत भाजीच नाही. तू बाजारांत जाऊन भाजी 
घरेऊन ये.'" 

शेखर पुन्हां तडकला. त्याने कठोर स्वरांत 
म्हटलं, “आधी पैसे नि थैली आणून द्या." 

त्याचा वक्ष कोरडा स्वर आणि बोलणे ऐकून 
गुप्तचघनींची आई थक्कच झाली. गुप्नधनी हे लांबून 
बधत होता. शेखरच्या वागण्यांत एकाएकी हा 
बदल झालाय, त्याच्यामागे काहीतरी जोरदार 
कारण असलं पाहिजे. आणि गुप्तधनीने ते कारण 
शोधायचे ठरवले. 

त्या रात्रीं घरांतली सर्व मंडळी झोंपी गेली, 
तेव्हां गुप्तघनी चोरपाबलाने शोखरच्या झोपडी- 
जवळ गेला. आंत काय चाललंय ते पाहायला 
त्याने खिडकीच्या फटीतून आंत बघितले. 
त्यावेळीं त्या सौम्य प्रकाशांत शऐेखरच्या हातांत 
एक चमचमणारा हार दिसत होता ब त्याच्याकडे 
तो निरखून पाहात होता. 

जेव्हा सोम लांकडे आणायला शेजारच्या 
जंगलात गेला होता. तेव्हां कावळ्याच्या 
घरट्याजवळ एका फांदीवर तो हार लोंबकळत 
होता. कावळ्याने ती चकाकणारी वस्तू खायला 
म्हणून उचलली असेल आणि खायला निरूपयोगी 
आहे हे समजल्यावर टाकून दिली असेल. 
शेखरच्या बागण्यांतला बदल कां झाला ते 
गुप्तघनीला आत्ता समजले. हा हरिर्‍्यांचा हार्‌ त्याचे 
मूळ कारण होते, 

असेच कांही दिवस गेले. त्यावर्षी गुप्त- 


चांदोबा 55 





धनीच्या बागेत केळ्यांचे छान पीक आले होते. 
त्याने खवचटपरणे शऐेखरला म्हटले, ''सोमशेखर 
प्रसादजी, आपण दोघेजण जाऊन सुगंधीपुरूच्या 
बाजारांत दही केळी विकायला जायचं कां? 

शेखरने आनंदाने होकारार्थी मान डोलावली. 
त्याच दिवशी संध्याकाळीं दोघेही केळ्याचे घड 
विकायला बाजारांत गेले. 

एका दुकानदाराला सगळे प्रड विकून गृप्तधनी 
परत्त जायच्या बेतांत होता, तेवढ्यांत शेखरने 
त्याला विचारले, '“'मालक, मला जरा बाजारांत 
हिंडून यायचे आहे. मला पाह्ायंचंय कीं इतर 
दुकानांत कोणकोणता माल भरलेला असतो ते! 
गुप्तधनीने म्हटलं, ''ठीक आहे, तू हिंडून ये. मी 
इथेच तू येईपर्यंत थांबतो." 

तासाभरांत शेखर खाली मान घालून 
गूत्तघधनीजवंळ आला. त्याने इळू आवाजांत 


मे २००४ 


म्हटले, “पालक, आता आपण निघायचं"ना?'' 

“जशी आपली इच्छा, सोमशेखर प्रसादजी*' 
गुप्तघनी म्हणाला. 

शेखरने कळबळून म्हटले, “मी तुमचा सोम 
आहे हो. जन्मल्यापासून मी तुमच्याकडे आहे. 
इथेच मी लहानाचा मोठा झालो. मला तुम्ही 'सोम' 
म्हणूनच हांक मारा!'* त्याचा स्वर नप्न होता. 

या तासभरांत हा फरक अचानक कसा काय 
झाला असेल ते कांही गुप्तधनीला उमजेना. तो 
सोमकडे नवलाने पाहात राहिला. ते सोमशेखरच्या 
लक्षांत आलं आणि त्याने पुढे म्हटलं, ''मालक, 
मला क्षमा करा, मला आपल्याला कांहीतरी 

सांगायचं आहे. 

''अरे सांग ना! त्यांत संकोच कशाला रे?" 
गुप्तधनीने म्हटलं. 

“आठवड्यापूर्वी मला एक हिऱ्यांचा हार 
मिळाला. झालं, मला श्रीमंतीची स्वप्ने दिसायला 
लागली. माझ्या मनांत आलं कीं हा हार घेऊन मी 
एक घर बिकत घेईन, शेतीबाडी विकत घेईन 
आणि आरामांतं राहीन. माझा विचाराचा ढंगच 
एकदप बदलला. मी स्वत:ला श्रीमंत समजायला 





यं २००४ 4 56 





लागलो. तो हार विकायला म्हणून आत्ताच मी 
सोनाराच्या दुकानांत गेलो होतो. पण त्याने तो 
हार नकली आहे असें सांगितले. मी त्याला ठासून 
सांगितले कीं तो हार नकली नाडी, खरा आहे. 
माझा आग्रह पाहून तो सोनार चिडला आणि 
त्याने आपल्या नोकरांकडून मला धक्के मारुन 
दुकानाच्याबाहेर हांकलले." हे सांगून सोमशेखरने 
तो हार गुनधनीला दाखवला. 

तो हार नीट निरखून बघितल्यानंतर गुप्तधनी 
म्हणाला, “हे बघ, तू कष्टाळू आहेस. मेहनत 
करशील तर भाग्य तुझ्या पाठीशी येईल. मग एकच 
हार काय, तू आणखी दागिने घेऊं शकशील. 
ज्यांचा हा हार हरवला असेल, त्यांना त्याचे किती 
बाईट बाटत असेल त्याचा जरा विचार कर. तों 
मिळाल्याबरोबर तू तो पोलिसांकडे द्यायला हवा 
होतास. मेहनतीची कमाई हीच खरी धनसंपदा 
आहे. जवळ धन असो बा नसो, माणसाने आपला 
तोल सांभाळायला हवा. आपल्या बोलण्यावा- 
गण्यांत निष्कारण बदल येऊं देऊं नये. त्यांतच 
त्याचा मोठेपणा आणि गौरव आहे. कळलं ना?" 

शेखरने पुन्हा होकारार्थी मान डोलावली. 


27६0 १५ ७- य; 





भै क धी. अडे * र 





पुरावा 


बलभनगर हे गांव व्यापाराकरिता प्रसिद्ध होते. 
अनेक देशांतून व्यापारी लोक ब्यापाराकरिता इथे 
येत होते. एकदा दक्षिणेतून एक मनुष्य 
बलुभनगराला आला.त्याच्याजवळ फक्त पांचशे 
रपये होते. आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी 
तो गल्ल्या-गल्ल्वातून फिरत दोता. 

अचानक एक स्री समोरुन आली. तिने 
त्याचा हात पकडला, आणि म्हणूं लागली, “माझे 
रुपये चोरुन खरेदी करतोस कां?'' तो मनुष्य 
आपल्यावरील आरोप ऐकून चकित झाला व जरा 
घाबरला, मग स्वतःला सांवरुून म्हणाला, ''मी, 
तुझ्या पैशाची चोरी केली? ही अगदी अशक्य 
गोष्ट आहे मी तर तुला ओळखत देखील नाही.” 

ही गडबड ऐकून लोकांची गर्दी जपली. 
दोघांमध्ये खरे कोण बोलतो, खोटे कोण बोलते? 
ह्याचा निर्णय लोकांना धेता येईना. जमावातील 
एकजण म्हणाला, “अरे, इथेच काय भांडता? 
जवळच न्यायालय आहे, तिथे चला.'" 


त्या स्त्रीने ह्या परदेशी माणसाचा हात तो 
पळून जाऊं नयें म्हणून घट्ट पकडला आणि त्याला 
ओढतच ती न्यायालयांत घेऊन गेली. तिने 
न्यायाधीशाकडे तक्रार केली, व म्हणाली, 
“महाशय, ह्या माणसाने बाजारात माझ्याकडून 
जबरदस्तीने माझे पांचशे रुपये हिसकावून घेतले. 
ते तो आता देत नाही. आपण पाझे पैसे मला 
देऊन योग्य तो न्याय द्या.” 

“ह्या गोष्टीला कोणी साक्षी आहे का?" 
न्यायाधीशाने विचारले. त्या खीने नकारार्थी मान 
हलवली. न्यायाधीशने परदेशीला विचारले, 
“तुला कांही सांगायचे आहे कां?" 

''पहाशय, घरेलू आवश्यक वस्तू खरीदण्या- 
साठी मी आज सकाळीच या शहरांत आलो. 
माझ्या इथे कोणीही मी ओळखीचे नाही. ह्या 
सखीला तर मी ओळखतच नाही. माझ्याजवळ 
पांचशे रुपये होते. ते खरोखर माझेच आहेत," 
परदेशी माणसाने सांगितले. 


कर वर्षांपूर्वी चांदोबांत प्रसिद्ध झालेली गोष्ट - 


न्यायाधीश थोडा वेळ गप्प बसले. ती स्त्री 
खोटे बोलते आहे याबद्दल त्याची खात्री पटली. 
त्यांनी एक प्रयोग करुन पहायचा ठरविले. ते 
परदेशी माणसाला म्हणाले, ''तुझ्यावर माझा 
विश्‍वास बसतं नाही. तेव्हां तू तिचे पैसे तिला 
परत कर.'' परदेशीने कांही उपायच नाही असे 
समजून पांचशे रुपये काढून त्या स्रीला परत दिले. 
ती निघून गेलेती पाहताच न्यायाधीशाने त्या 
माणसाला जवळ बोलावून हळूच सांगितले ''तू 
तिच्यामागे जा आणि पैसे ओढून घरे. भिऊं 
नकोस. मी तुला मदत करीन." 
न्यायाधीशाच्या सांगण्याप्रमाणे तो माणूस 
तिच्यामागे गेला आणि तिच्या हातून पैसे ओढून 
घेण्याचा खूप प्रयत्न केला पण त्याला यश 
मिळाले नाही. अनेक लोक मात्र तेथे जमा झाले. 
ती खी परत न्यायाधीश महाराजांकडे आली 
आणि म्हणू लागली '*तुम्ही, मला जे पैसे दिले 
होते ते घेण्याचा प्रयत्न तो करीत आहे. मला 


मदत करा. 
न्यायाधीशाने विचारले, '“काय सांगते? खरं 








आहे का हे? कोणी प्रत्यक्ष घटना पाहिली का?" 

जमलेल्या लोकांच्याकडे हात दाखवून ती 
म्हणाली, “ह्या सर्वांनी पाहिले आहे. माझ्याकडून 
तो पैसे ओढत असताना हे सर्व तिथेच होते.'' 

न्यायाधीश म्हणाले, ''तुझ्यावर विश्‍वास 
आहे. ह्या लोकांना विचारण्याची गरज नाही. मग 
त्याने पैसे घेतले कां?'' 

त्या स्रीने 'तो त्या प्रयत्नांत असफल झाला, 
कारण मी त्याला तसे करुं दिले नाही” असे 
सांगितले. 

न्यायाधीश म्हणाले “मी तोच विचार केला 
होता, तुझे पैसे चोरण्याची ताकद या माणसांत 
नाही, त्याने असा प्रयत्न केला असता तरी 
लोकांनी त्याला तसे करुं दिले नसते. पहिल्यावेळी 
त्याने पैसे चोरले, त्यावेळी तुमच्या दोघांशिवाय 
तिथे कोणीच नव्हते. त्यावरुन हेच सिद्ध होते 
कीं है पैसे त्या परदेशी माणसाचे आहेत. ते 
त्याला परत दे. परत असेच करशील तर तुला 
शिक्षा करीन आणि तुरुंगात मध्ये पाठवीन. लक्षांत 
ठेव. 








'जयानंद मुनींना कळते कीं अरण्यांत जे बाळ त्यांना 
सांपडले, तो राजकुमार आहे. बाळा'च्या ने आर्य 
ल्यांच्यासमक्षच ह्याला. राजा शांतिदेबाच्या 
सरवाराकडे राजकुमाराचे राजचिन्ह असलेले 
देतात. शांतिपुरच्या गादीबर नसण्याची तयारी 
राजद्रोडी बीरसिंह् शेजारच्या राज्याबर 

करण्याचे ठरबलो. त्याचे सैनिक बादळांत ब नं 


९१-५४ 















| अभ्रतपुरचे सैनिक नवीच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावरून शांतिपुरची सेना विस्कळीत झालेली बघतात. 


व न. व कचयाबहऱ्यय्याययााहा 


[सैनिक ब शख्रास्त्र जार : न क गाला लारा आहेत. | 


“ह परसेश्वरास्तारके 
->7..123स्काला कलिनाकना > 


र माझा आपला अंवाज माझे च > ारतिर प 
__ जामात अजून जिवंत आहेत. ___..-” //पाउवेल अशी मला भीती बाटते. 
जळ ही बसंत ल्याची माहिती ल्य 

आणील. __<४ 


वि 


| मी जमेल तसा प्रयत्न 
"._. करीन, महाराजा 


मे २००४८ 


